









आयुष्य वाढवणारो झोप 


सैबेरियातील सोत्याच्या खाणीत काम करणाच्या 
मजूरांना घनीभूत पाण्यात ९० बर्षांपासून झोपेत 
असणारा ' लिमोबिडे ” नावांचा एक प्राणी आढळला. 
त्याच्या हृदनाचे वजन त्याच्या एकूण वजनाच्या एक- 
तृतीयांश इतक्के असते. सामान्यत: या प्राण्याचे आयुष्य 
केवळ दहा वर्षाचेच असते, परत्तु या सुदीर्च निद्रेमुळें 
त्याचे आयुष्य इतके बाढले ! सापडल्या जागेतून काढून 
. त्याला साध्या पाण्यात सोडताच तो सहजपणे झोवेठून 
जागा झाला ! 








्झ्ल्या 






अ... 














अमेरिकेतील थोर शास्त्रज्ञ थॉमस अल्वा एडिसन याने 
१९.०८ मध्ये लियो टॉलस्टॉय यांच्या आंवबाजातत्या 
ज्या रेकॉइडस तयार करून ठेवल्या होत्या त्यांचा नंकताच 
पत्ता लागला आहे ! त्या रेकॉरंस्‌ आता र 

भागवल्या गेल्या आहेव. रेकॉडस्‌ बनवणार्‍या कांपनीच्या 
अमेरिकत स्टूडिओचे मंनेजर बाल्टर भिलर यांच्या धरी 
त्या सापडल्या. भांजपर्यंत भसेच मातले जात होते की, 
अमेरिकेच्या एडिसन सेंटरमधे १९१४ त जो अग्निप्रलय 
शाला त्यात या रेकॉर्डसुद्दी भस्मसात्‌ झाल्या ! 



















माणस आणि हत्ती 


इंग्लंडचे रहिवासी मार्क षांड नावाच्या लेखक्राने 
कोणाकंच्या सूर्यमत्दिरापासूत बिहारमधील सोनेपूर 
पर्यंतचा १००० क्रि. मी. लांबीचा प्रवास फक्त्त हत्तीच्या 
पांडीबर बसून केल! ! माणस आणि हत्ती यांचे सम्बन्ध, 
माहुत हत्तीवर कले तियत्त्रण ठेवतो, हत्तींना पाळीव 
कसे बनवले जाते इत्यादि ज्ञान प्रत्यक्षत्र मिळवण्यासाठी 
त्यांनी हद्दी यात्रा हत्तीवरून केलो ! 








ताला जालणा तक रुव््रे.. 40% ळेर वद णा लपा ज्या 
उकफ्तिशि एज वाफा देसो. शीम्द्रला भमिअ कळत ॥२६७७१/ 














खरोखरीच ती प्राचीन आहे का? 
येशु ख्थिस्ताला सूळी चढतल्यालंतर त्याच्या शरीरावर 
जी,शाल ( शोेब) पांघरली ती म्ह्थे इटलीतील ट्रीन 
चर्चमधे सापडली आहे ! त्यावर रक्‍ताचे डाग आहेत. 
परन्तु नुकताच ज्या तीन विश्‍वविद्यालयांनी त्यावर 
शोध केला, त्यांच्या अहवालावरून असे आढळून आले 
आहे को ते वस्त्र काही तितके प्राचीन नाही. ते १४ क. 
व्या शतकातले आहे ! : 


















| वि (२७७012 


धन व दान 


शिवपुरी गावांत धर्मनन्दल ताबाचा एक पंडित रहात असे. त्याची बायको रमादेबी 
महाकंजूष होती. पण एक पै ही खर्च न करता जास्तीत जास्त पुण्य जोडायची 
तिची इच्छा असे. 

एक दिवस केरसुण्या विकणारी एक म्हातारी नाई तिच्या घरावरून जात होती 
तिला हाका मारून रमादेवीने एक जूने पातळ तिच्यापुढे ठेवले अन्‌ विचारते-" या 
पातळाच्या बदल्यात किती केरसुण्या देशील मला? ” 

“ दोन.” म्हातारी उत्तरली. 

“काय म्हणालीस ? एका पातळाच्या दोतत्र केरसुण्या ? छट्‌ ! त्या पेक्षा हे पातळ 
एकाद्या गरीब बाईला दान दिलं तर पुण्य तरी मिळेल सला खूपसं ! अर, आता सांग एक 
रूपयाच्या किती केरसृण्या देशील ? ” रमादेवीने विचारले. 

“ चार.” म्हातारी म्हणाली. 

र॒मादेवीने एक रुपया देऊन चार केरसुण्या घेतल्या. पण म्हातारी तेथून निघाली, 
तेब्हा तिने ते पातळही भापल्या खांद्यावर टाकले. 

रागाने रमादेवी म्हूणाली-' अग वा ! पैसे थेऊन वर पातळही नेऊ पाहातेस होय? 
बरीच दिसतेस की! ” 

म्हातारी यावर हसत म्हणते कणी-* माई, तुम्ही तर किती धर्मात्मा आहात! 
माझ्यासारख्या गरीब बाईला पातळ देऊन तुम्ही केवडं तरी पुण्प जोडलंत ! पैसे देऊन 
तवर तुम्ही केरसृण्या बरेदी केल्यात घरासाठी.” 
आश्रवर्याने आ वासून रमादेदी म्हातारीकडे पहातच राहिली ! 


ल 
(1 शय > 
|... 


/.0/ ६८ / ही 





राासतगरमधे महेश नावाचा एक तरूण 
होतकरी रहात अते, तो स्वतः अतिशय 
बुद्धिमान व रसिक स्वभावाचा होता. 
त्याबरोबरच तो दिसायला सुंदर, संपन्न व 
हुशार होता, त्यामुळें अनेक गृहुस्थ त्याला 
आपली कन्या द्यावी अश्या विचारात होते; 
परन्तु महेशने मात्र त्यापेकी कोणाचीही 
मुलगी पसन्त केली नाही. 
- आपल्या नातवाची हो बागणूक त्याचे 
आजोबा रामनाथ यांना आवडली नाही. 
त्यांनी महेशला जवळ बोलावून म्हंटले- 
“ब्रघ बेटा, तु प्रत्येक मुलगी पाहून 
झाल्यावर अशी नापसन्त करीत राहिलास 
तर अक्याने तुझं लग्न कसं होईल रे बाबा? 
तुझ्या भाईची कशो सुटका म्हावी 
मग?” 
महेश हसून म्हणाला-' जरा तरी 
तरतरोत व बुद्धिमान मुलगी असायला 















नको का? अशी मुलगी आढळेल तेव्हाच 
लग्न करोन मो.” 

याच काळात एकदा, कज्लेजारच्या गावी 
रहाणारे रामनाथचे वृद्ध मित्र गुरुनाथ, 
रामनाथला भंटायला त्यांच्या घरो आले. 
दोघांच्या गप्पा सुरू झाल्या. त्याच वेळी 
मोठया उत्साहाने इकडे तिकडे वावरणाऱ्या 
महेशला पाढून गुरुताथन व्रिचारले- अरे 
रामनाथ, हा पोरगा म्हणजें तुझा नातू तर 
नव्हे?'' 

''होय दोस्त, हा माझ्या थोरल्या 
मुलाचा मल्लिनाथचा मुलगा महेश." 
रामनाथने सांगितलं 

“ओहो! असं होय? अरे हा दर चांगला 
मोठा झाला आहे. याच्या लग्नाचा काहो 
विचार-विचार आहे की नाही?” गुरुनाथने 
विचारलं. यावर रामनाथनं भापल्या नात- 
वाच्या पराक्रमाचा पाढा वाचून दाखवला. 





















“बावा! खूपच छान! हाही माझी 
मात गौरी सारखाच चतुर आहे को!” 
गुरुनाथ म्हणाला. 

“का तुझीही नात अज्लीच हुषार आहे?” 
रामनाथने विचारलं. 

“अरे, गुरुनाथचो नात म्ह्णजे काय 
ब्राटलं तुला? तिच्या अकलेपुढे तुझ्या 
नातवाची अक्कल ती काय असणार?” 
गुरूनाथ गर्वाने म्हणाला. 

गुरुनाथचे बोलणे ऐकून आता रामनाथ- 
लाही जोर चढला. तो म्हृणाला-“ मग तर 
माझा नातूच याचा निकाल देईल.” 

शेवटी असे ठरलें की एकट्या महेशनेच 
गुरुनाथबरोबर त्याच्या घरी जावे भाणि 





श्र 


“- तर अल्ली पैज लावून आलोय की माझी | 
नातही काही तुझ्या नातेवापेक्षा कमी 





त्याला गौरी पसंत पडली तर आपण या 
दोघांचा विवाहू घडवून आणू. ी 

नंतह॒ दोघंही तिथून निकाल. धरी 
पोचताच गुरुनाथने कुटुंबातेल्या सर्वांना 










नावं घेऊन बोलावले अन्‌ त्यांनासर्वांना | 






महेशचा परिचय करून दिला-" हा मुलगा, 
माझा मित्र गुरुनाथ याचा नातू.” | 

नंतर आपली नात गौरी हिच्याकडे 
बघत गुरुनाथ म्हणाले-" गौरी, माझ्या 
मित्राला, रामनताथला आपल्या नातवाच्या 
हुशारीचा फार अभिमान आहे नघ. मी 













नाहीय म्हटलं, अन्‌ असं सांगूनच मी 
महेशला आपल्याकडे घेऊन आलोयबरंका ! 





आपल्या आजोबांच्या बोलण्यातला 
विशेष भाव गौरीने ओळखला आणि तिचा 


चेहरा लाजेने लाल झाला. अतिशय 
आकर्षेक व तरतरीत दिसणाऱ्या गोरीला 
पाहून महेशलाही वाटले को ही .पोरगो 
चांगलीच बुद्धिमान अन्‌ चतुर असावी. 
गोरोला पाहून हंसत महेश म्हणाला- 
“मला खूप तहान लागली आहे. पण 
भरल्याशिवाय, काढल्याशिवाय आणि माणूस 
सहज हात लावू शक्रणार नाही इतक्या 
उंचौवर असणारे गोड पाणी मला देऊ 
शकश्लींल काय? ” टण 


_ ।आवचर्य वाटल! 


>« घ्या 




















गौरोही यावर हसत मान हलवून 
म्हणाली-' मो आत्ता क्षणभरात घेऊन 
। येते. पण आपण ते पाणो तसंच पिणार की 
माणसाने निर्माण केलेल्या वस्तुच्या तताह्याने 
पिणार? '' | 
“ तसंच ताही. पिऊ शकणार भो. 
एकाद्या ग्लासात घेऊन यं.” महेवा 
उत्तरला. त्याच्या मनात 'आले-खरंच 
हो. मुलगी च्रांगलीच चतुर दिसते 
आहे! 
नंतर गोरी थोडयाच वेळात लोटाभर 
नारळाचे पाणी घऊन आली. लोट्यात 
काय आहे हे सर्वानी तिलां विचारून 
घेतले. अन्‌ सर्वांना तिच्या हुझारीचे 


































“तू हेच पाणी मागितलं होतंस बेटा?” 
असं विचारून गुरुनाथने गौरीची प्रशंसा केली. 

यावर आव्हात्न देत महेश गुरुनाथला 
म्हणाला-' आपण आपल्या नातीला उत्तर 
द्यायला सांगा-अर्धवट मलल्यांसाठी पूर्ण- 
पणे मरणारांच्या साह्याने सुखपूर्वक आपलं 
जीवन घालवणारे कोण?" 

गौरी ताबडतोब हसत म्हणाली-*“' ठीक 
आहे, मी उत्तर देईत. पण अगोदर मला 
असं सांगा को अह्या प्रकारे सुखपूर्वक 
जगणारे, किती दिवसांतून एकदा आपल्या 
घरी येतात?” 

लगेच तोंड वाकडे करीत महेश 
म्हणाला-* झो, झो! ते लोक आमच्या 
घरी नाही येत कधो.” 







“हां, समजलं. अ्धेतट मरणारा प्राणी 
म्हणजे गळाला लावलेलं आमिष ! त्याच्या 
शोधात येऊन स्वतः पूर्ण मरतात ते माते, 
ते विकून सुष्लाने जीवन जगतात ते 
कोळी ! ” गौरीने झटकन उत्तर दिले. 

आपल्या नातीच्या बृद्धिमत्तेवर खुदा 
होत गुरुनाथ म्हणाला-”* आता तुझं परीक्षा 
घेणं संपलं ना?" 

"नाही, नाहो! अजून एक प्रश्‍न 
राहिलाय ! '''  महेज म्हणाला. त्यान 
गौरीळा विचारले-* एंक. पहिली वस्तु 
अशी आटे की जिचं सेवन न केलं तर 
आपण जगू शकणार नाही. दुसरी वस्तु 
नसेल तर गावात कुणाकडेही धोबी येणार 


पाहिले. आणि हसून तो म्हणाला-“मी | 
अन्‌ माझे आजोबा जिंकलो ना? पैजेची | 








नाही. तिसरी अन्‌ चोथी वस्तु नसेल तर 
आपण जिवन्त राहू ग्रकणार नाही. पण या 
वस्तूंचं प्रमाण वाढलं किवा त्या एक- 
मेकोंना सहायक बनल्या तर सर्वंनादा 
करतील. आता राहिली पाचवी वस्तु- 
ती,तर अनन्त आहे! हं, आता सांग, या 
पाच वस्तु कोणकोणत्या? ” 

गौरी मदुमन्द हसली. तिनें मान खालीं 
घातली आणि उत्तर द्यायला असमथं 
असल्याची खूण म्हणून मान आडवी 
हेलवली. 
आता विजय-गर्वाने महेशने गुरुनाथवडे 




















वस्तु कुठे आहे? ' काय उत्तर द्यावं हे 
गुरुनाथता समजंना. ते विचारात पडलं. 
ते ओळखून महेश म्हणाला-'' आम्हाला 
काही नको तुमच्याकडून. तुमची गोरी सून 
म्हणून पाठवा आमच्याकडे, बस! ,,.__ 
यानन्तर महिन्याभरात गौरी आणि 
महेश यांचा विवाह घुमधडाक्‍क्यात साजरा | 
झाला. 
गौरी सासरी पोचली. एक दिवस गौरी 
आपल्या पतीला म्हणाळी-”" एंकलं का, 
तुम्हाला एक सांगायचेंय|” 
"अच्छा, सांग बरं काय ते ! ” महेशने हेशने 
विचारले. क; 























१ 
निज हे 
पि 




















॥  *“लम्तापूर्वी तुम्ही मला काही विचारलं 
। होतं ना? तेच.” असे म्हणून गौरी हसू 
लागली, अन्‌ म्हणाली-“ तुम्ही मळा ज्या 
पाच वस्तुंबद्दल विचारलं होतं ना? त्या 
आहेत पृथ्वी, आप, तेज, वायु आणि 
आकाश ही पंचमहाभ्‌ते! पहिली वस्तु 
पृथ्वी. पृथ्वीची सेवा करून पीक काढूनच 
आपण जगतो. दुसरी आप म्हणजे पाणी. 
त्यावाचून धोबीं कसा बरं कुणाकडे येईल? 


_ । तिसरी अन्‌ चौथी अग्नि आणि वायु. या 


। दोन वस्तु अधिक झाल्या तर एकमेकोंना 
सहायक बनून सर्वनाश करतील न? पाचवी 
वस्तु आकाश, तो तर अनन्त आहे! ” गौरी 
उत्तरली. | 

बरोबर उत्तर ऐकून महेशने चकित 
होऊन विचारले-“ बरोबर उत्तर माहोत 
असूनही ळग्नापूर्वीच त्या दिवशी तू उत्तर 
'का नाही दिलंस?” 

“तुम्ही यापूर्वी जे दोन प्रश्‍न विचारळत 
त्यांची बरोबर उत्तरं ऐकून चेहरा असा 
केलात को जसे काही तुम्ही हारले जात 








> द रि क 
र्व " -। न्प्हि 
भी ल 
> , बही”) न त य 
डु त र 1 1. " | 
ह्य. क १ 
< र 
रि | क 
५ 
र 






आहात. शेवटचा प्रश्‍न अहा थाटात 
विचारलात की कमीत कमी या क्षेवटच्या 
अस्त्राने तरी दाच्ूला चीत करू, तो पर्यंत 
माझी खात्री होऊन चुकली होती को मीं 
तुम्हाळा पसन्त आहे. आणि तुम्ही नक्कीच 
माझ्याशी लग्न कराल. म्हणूनच मो छेवटी 
असा अभिनय केला की जसं काही तुमच्या 
प्रश्‍नाचं उत्तर मला देता येत नाही: आणि 
अशा प्रकारे मो तुम्हाला जय मिळवून 
दिला! आम्हा बायकांना नेहमी असंच 
वाटतं को आपला पती आपल्यापेक्षा वरचढ 
असावा.” गौरीने आपली हुश्यादी सांगितली. 

बायकोची बुद्धिमत्ता व चतुराई यांवर 
प्रसन्न होऊन महेश म्हृणाला--' म्हणजे याचा 
अर्थ असा, की भोच हारलो! होय ना?” 

“मला काय माहीत? तुम्ही जिकून | 
हारलात की हारून जिकलात-तुम्हालाच 
माहीत ते!” गौरी लाजत म्हणाली. 

महेश संतोषानं म्हणाला-" मी हारून 
ही जिकलोच आहे. परीक्षेत हारलो पण 
तुला जिकलं ना!” 















ब्विश्वताथ नावाचा एक वैद्य रोगनिदान 
आणि ओषधोपचार करण्यात फारच 
प्रसिद्ध होता. ' फुलाची पाकळी ' म्हणूनही 
तो रोग्यांकडून फारशी रक्कम घेत नसे. 
एके दिवशी माळ्यावरून त्याने आपल्या 
पु्वंजांचे ताडपत्रांचे ग्रत्य खाली काढले. 
सहज चाळून पहात असताना “*नंत्रलेषन ' 
नावाच्या भऔषधासंबंधीच्या मजकुराने त्याचे 
लक्ष वेधून घंतल. औषध बनवण्याची कृति 
त्याला आकर्षक वाटली, “ते 'औषधघ 
डोळ्यात घांतल्याने जमिनीच्या गर्भात 
असणाऱ्या वस्तु स्पष्ट दिसतात ' असा 
उल्लेख त्यात होता. 
कुतूहूल म्हणून विदवनाथने त्यात 
आवश्यक असणाची सर्व पाळं-मुळं जमवली 
आणि खलात कुटून त्याने तो नेत्र-लेंप तयार 
केला. नंतर ग्रंथात लिहिल्याप्रमाणे 
रविवारी येणाऱ्या अमावास्येला त्याने तो 


लेप काजळाप्रमाणें आपल्या डोळ्यात घातला 
अन्‌ गावाबाहेर शेतं होती, तिकडे तो 
निघून गेला. तिथे जमिनीतल्या सर्वं वस्तु 
त्याला स्पष्ट दिसू लागल्या! एका जागी 
हिरव्या मदानात वुरुषभर खोलीवर त्याळा 
सोन्याच्या नाण्यांनी भरलेल्या हंड्या 
दिसल्या! ही जमौन तिषला जमीनदार 
जगतसिह याची होती. जगतसिहाला हो 
खबर द्यायचा निश्चय करून खणेसाठी त्या 
जागेवर एक क्राठी रोबून ठेवून विद्धवनाथ 
घरी आला. त्या विवश्ली राची त्याला 
हवेत तरंगत असलेलं एक भूत दिसलं ! 

विश्वनाथ प्रथम जरा धाबरलाच, पण 
पुम्हा आपलं धैर्य एकवटून त्याने विचारळे- 
“कोण आहेस तूं? माझ्याशी तुझं काय 
काम आहे?” जु 

त्याच्या कडे रोखून पहात भूत म्हणालें- 


'* ओहो, तू जसा काहीं इतका भोळाभावडा 


वसंत मांडके 





व. 





। आहेस कौ मी कोण आहे हे तुला कळतच 
नाही! हं, मी आहे भूत, साघंसुधं नव्हे 


_ | अगदी अतिशय दुष्ट जातीचं भूत आहे 


मी | काय वैदयझ्यास्त्रा संबधी चर्चा करायला 
॥। आलोय असं समजतोस की काय तू? 
या गावच्या सोमेवरच्या ओसाड जमिनीत 
आज एक काठी रोवून आला आहेस की 
नाही ते सांग? '' 

“मग काय, हा काय काही अपराध 
केला होय मी? सहज म्हणूनच काठी 
रोवली मो!" बिश्‍्वानाथने भोळेपणा 
पांघधरत म्हटले. 

हे उत्तर ऐकून विश्‍वनाथकडे डोळे 
फाडून बघत भूत म्हृणाले-*तू काय फसवू 
बघतो आहेस काय मला? जमिनीत 
सोत्याच्या ताण्यांच्या हंड्या लपलेल्या 
आहेत याचा तू कसातरी पत्ता लावला 
आहेस. पण लक्षात ठेंद, तुला जो खजिना 
दिसला आहे, तो मी माझ्या वारसासाठीच 
जमिनीत गाडन ठेवला आहे. माझा नातू 
माघव यालाच ते धन मिळायला हवं. जर 
आणखी कोणी ते हडपू पाहील तर मी 
। त्याचा सवंनाळ करून टाकोन, समजलास?” 
मकी दटावणी देऊन भूत  अदृद्य 
झाले. 

भुताची धमकी मिळाल्यावरही विश्‍वनाथ 
मुळीच घाबरला नाहो. पण भाता त्याच्या- 
चांदोबा 


७. > 






























पुढे एक धर्मसंकट उभं राहिलं भुताच्या 
म्हणण्याप्रमाणे कोण्या एका काळी ती 
जमीन भाधवच्या आज्या-पणज्यांची होती. 
पण आपली मालकी असल्या काळात त्यांनी 
सर्वे स्थावर-जंगम इस्टेट विकून टाकली 
अन्‌ ते कंगाल झालं! अश्या प्रकारे आता 
ती जमोन जमीनदार जगतसिह याच्या 
ताब्यात आलो होती. तेन्हा आता तो 
खजिना जमिनोचा मालक जगतसिहाला न 
देता माधवला देवबणं न्यायाला घरून 
होणार नाही! काय करावं आता? रात्रभर 
विचारा विदवनाथ विचार करीत राहिला 
अन्‌ शेवटी त्याने स्वत:शीच एक निणंय 
घेतला. 






१७ 


दुसर्‍या दिवशी सकाळी पाच शेर चणे, 
एक दरिवरिंग, एक कृदळ व फावडे इतक्या 
बंस्तु घेऊन तो त्या मेदालात पोचला. तिथे 
खोचलेल्या काठीपासून थोड्या अंतरावर 
त्यानें दीड-दोन फूट खोळ खड्डा खोदला; 
त्यात अगोदर खालो चर्णे घालून त्याने 
त्यावर शिवलिंग ठेंवळे अन वरून माती 
लोटून खड्डा बुजवून जमीन सारखी करून 
टाकली आणि घरी निघून आला. 

त्या दिवशी संध्याकाळपर्यंत शि्वालिगाचा 
अर्धा भाग जमिनीच्या बाहेर निघाला. ते 
पाहुन एका माणसाने ती वार्ता गावात 
पोचवली. मग काय! मदानात * शिव- 
शंकराचे अवतरण झाळे' असे म्हणत 
ग्रावकरी तेथे जाऊन शिर्वालिंगाची पूजा 
करू लागले. 

आपलो योजना सफल होत आहे असे 
पाहून विश्‍वनाथला फारच आनन्द झाला. 
गावातल्या चार वडिलधाऱ्या लोकांना 
बरोबर घेऊन तो जमीनदाराकडे गेला. 
सर्व हेकीकत ऐकून जमीनदारही फार खूष 





ह: (२७४७[0॥2 ब्ला 


झाला. तो म्हणाला-*“ जेथे शंकराचे 
भवतरण झाले ती जमीन देवाचींच झाली 
असं मी माततो. तेथे मन्दिर बांधण्यासाठी 
मी ते सर्व मदान बक्षिस देऊन टाकतो. 
बांधकामासाठी पहिली वर्गणोही माझ्या- 
कडूनच घ्या. असे म्हणून भरपूर धन 
आणि जमिनीचा दस्तावेजही त्याने या 
लोकांच्या हवाली केला. 

त्या बडिलघाऱ्या लोकांसमक्षच जिथे 
खजिना लपलेला होता त्याच जागी विहोर 
खोदवण्याची व्यवस्था विश्वनाथन केली. 
मजुरांनी खोदायला सुरुवात केली, तो काय? 
तिथे त्यांना खजिना सापडला ! लोकांनीही 
*ईदवराची लीला ' असेच मानले! 


खजिन्यातून मिळालेल्या धनाच्या 


साह्याने दोन-तीन महिन्यातच तेथे एक 
सुत्दर शिवमन्दिर उभे राहिल ! दूरवर 
एका चिचेच्या झाडात राहणारे ते भूत हा 
सर्वे तमाशा मुकाट्याने पहात राहिले! 
वेद्याच्या बुद्धिमत्तेने भाईचयंचकित होऊन ते 
काहीच करू शकेना! 





तो दक्षिण दिशेला निघाला. 


ळूसर्‍या दिवशी धींरसिह परत्त आला, 


> तेव्हा सुलोचनेन त्याला बसायला आसन 
दिल, आणि तो म्हृणालळी-" इथून पश्चिम 
दिशेला तीस योजनांच्या अंतरावर एक 
नदो वहाते. त्या नदोचं पाणी नेहमीच 
रक्ताच्या रंगाचं असतं. ती नदी कुठे उगम 
पावते? आणि तिचं पाणी रक्‍्तवर्ण का 
असतं ?-हाच माझा दुसरा प्रश्‍न.'' 

या प्रश्‍तांचे उत्तरं देण्याकरता धोर- 
सिंहाने सुलोचनेकडून नऊ दिवसांची मुदत 
मागून घेतली आणि घोंड्यावर स्वार होऊन 
जाता जाता 
तो एका जंगलात येऊन पोचला. त्या 
जंगलाच्या मध्यावरून वहाणारी रक्‍त-नदी 


त्याला दिसळी ' घोड्यावरून नदीकिनाऱर्‍्याने 
लो उगमाकडे चालू लागला. तूर्मास्ताच्या 
वेळी अखेर तो एका डोंगरावरोळ सरो- 
नेरापाशी येऊन पोचला, 

त्याच्या असे लक्षात आले की या 
पाण्यातच रक्‍त झिरपत आहे! सरोवराच्या 
मध्यावर कसलंसे झाड उभें होते आणि 
झाडाच्या फांद्यांना स्त्रियांची असंख्य शिरे 
लटकत होती ! त्या टांगलेल्या मुंडवसातूनच 
मधून मघून रक्ताच्या धारा पाण्यात 
मिसळत होत्या! 

आईचर्यचकित होऊन धीरसिहृ ते दृश्य 
पहातच राहिला; आणि तेवढ्यात भोव- 
ताली अंधार दाटला हे ही त्याच्या लक्षात 





“चांदोबा 








आले नाही. पण क्षणभरातच तो सारा 
आसमंत एका विचित्रज्ञा प्रकारे भरून 
गला! झाडाच्या फांद्यांवर लोंबणारी ती 
मुंडकी धीरसिहाकडे पाहून खदाखदा हसू 
छागळली |! नंतर एक एंक करत तो सवं 
मुंडकी फांदीपासुन संटकून पाभ्पात पडली. 
सगळीच्या सगळी सर्व मुंडकी खाली 
पडल्यानंतर त्या सरोवरांतलं रक्‍त अवृश्य 
झाले आणि तेथे एक अदभुत महाळ दिसू 
लागला! महालाच्या आत एका विद्याल 
दालनाच्या मध्यभागीं एक रत्नजडित 
सिहासन होते. थोड्या वेळाने नक्षत्रांच्या 
मधे चंद्राप्रमाणे शोभणारी एक अनुपम 
लावण्यवती तरुणी आपल्या अनेक सख्यां- 


१9 


छ्या... आ ज-न 


समवेत हळूहळू पावले टाकीत तेथें आली 
आणि सिहासनावर बसली. 

ताबडतोब काही दासी मिष्टान्ने भरलेली 
ताटं घेऊन आल्या आणि त्यांनी ताटे 
मांडली. त्या त्त्रियांनी धीरसिहालाही 
भोजनासाठी बोलावले. घीरसिंहृ जवळ 
जाऊन एका आसनावर बसला. जेबता जेवता 
त्याने बिचारले-“ तुम्ही कोण आहात? हो 
सर्व काय जादु आहे?” 

हा प्रश्‍न त्याने अतेकदा विचारला पण 
कोणीच त्याला उत्तर दिलें नाही. जेंवणा- 
नंतर त्या सर्व युवतींनी धोरसिहाळा धेरलं 
आणि पहाटेपर्यंत त्यांनी नृत्य-गायन करून 
त्याला रिझवलं. परंतु सकाळ होताच तो 
महाल अदुर्य झ्ञाला अन्‌ त्याबरोबरच 
त्या सर्व स्त्रिया मुंडक्यांच्या रूपात रक्‍त- 
सरोवराच्या मध्यावर असलेल्या झाडाला 
लटक लागल्या! | 

या रहस्याचा पत्ता लावण्याच्या उहे- 
शाने धीरसिंहाते चारी बाजूंना बारकाईने 
आपली नजर फिरवली. परंतू त्याच्या 
टप्प्यात त्याला एकही सजीव प्राणी 
भाढळला नाही. आता तो पुन्हा सरळ 
पद्षिचम दिशेकडे चाळ लागला. अश्या 
प्रकारे थोडे पुढे गेल्यावर त्याळा एक गुहा 
दिसली त्याने गुहेत डोकावून पाहिले, तेन्हा 
एक मुनि डोळे मिटून ध्यान करीत बसलेले 


 खांदोबा 


त्याला दिसले. धीरसिहाने आत दिरून 


साधु-महारांजाना भक्तिपूर्वक दण्डवत 
घातला. 
डोळे उघडत मुनीनी धोरसिहाचो 


चौकशी केलीं, त्याच्या आगभनाचे कारण 


॥ विचारले. धोरसिहाने सविस्तर माहिती 


सांगितली आणि म्हटले-' आपली कृपा 
झाली तर माझं काम खपच सुलभ होईल!” 

“वत्सा, तू ज्या स्त्रिया पाहिल्यास 
त्यातली सर्वात सुंदर असणारो तरुणी 
सुनन्दिनो- ती अभ्निकुम्म नावाच्या एका 
जादुगाराची भाची होय. उपवर झाल्यावर 
सुनन्दिनोने एका तरुणाशी विवाह 
करण्याची इच्छा प्रर्दाशत केली. परन्तु 
अमग्निकुमाला ते स्थळ पसन्त नव्हते अन्‌ 
रागाने त्याने सुनन्दिनीला तिच्या सख्यांसह 
आपल्या मायाजाळात अडकवल. अग्नि- 
कुभाच्या मृत्यनंतरच सुनन्दितीला त्या 
रक्‍त-सरोवरातील झाडाच्या फान्दीोपासून 
मुक्‍ती प्राप्त होईल.” मुतीमहाराज म्हणाले. 

“मुनिवर, आपला आद्िर्वाद मिळाला 
तर मो सुनस्दिनोला भक्‍त करू शकेन.” 
धोरसिहान इच्छा प्रदर्शित केली. 

“ अग्निकुभाचा संहार करण्याची शक्ति 
तुझ्यात तवकोच आहे बेटा! पण तो 
महाक्रर आणि धूर्त मान्व्रिक आहे. त्याच्या 
इन्द्रजालाचा तुझ्यावर काहो परिणाम 


चांदोबा 





होऊ नये, म्हणून मी तुला एक मन्त्र देतो. ।, 
तू काया, वाचा, मनाने आणि भक्तिपूर्वक 
तो मन्त्र जपलास को त्या जादूगाराचा 
सहज पराभव करू दोकशील.” असे म्हणून 
साधु महाराजांनी धोरसिहाच्या कानात 
भन्त्रोपदेश्य केला. 


धीरसिहाने कृतज्ञतेने मुनींना पुन्हा 
साष्टांग प्रणिपात केला. मुनीने धीरसिहाला 
डोळे मिटायला सांगून त्याच्या मस्तकावर 
आपल्या दण्डाचा स्पर्े केला. थोड्या 
वेळ!ःने धोरसिहाने डोळे उघडून पाहिले, 
तर आपण एका गगनच्म्बो पर्वताच्या 
पायथ्याषी उभे आहोत असे त्याला 
आढळले! सर्व पर्वत चित्रविचित्र फुलांनी 


श्र 






































ज्र न . क्ल्क्गा ल्ल छू (क्क क्त 


श्र 


.। एकाएकी जमिनीला चिकटून बसले अन्‌ 


“कक ८22 


1:33 












म्हणून पुन्हा त्याने मन्त्र मादक पेय 
अन्‌ तो परत नेहमीप्रमाणे चाळू लागला, बेहोष होऊन खाली पडला | सुनन्दिनीने 
॥ त्या पवेतावरील बन्दी केले. अल्‌ त्याला 


1 क ले स्निकुंभाने » कट 9 
6... लेल्या अग्निकुभाने अ ताडप? 
उघडून पाहिळी तेव्हा 


आपल्या दिद्षने येत. 


जाऊन सहाच्या हवाली केलें 
भग्निसि ह आपल्या सेवकांना 
यी वाणाचा द्रुष्टाचे हात-पाय 

































हळ. लार व 
धीरसिह आपल्या किल्ल्य यि क हडळ ! 
टू शकती, 41" 
> डाकला तर आपल्या जिवा हे मन ली कुला जा 
७ त्याने ओळखले व आपल्या मार वद्यच्या ; पिकत ल 


त्याने ताबडतोब मुनींचे स्मरण 
जपला आणि त्यामुळे घड- 
डून व पेटत झसळल्या ज्नाला-कपात पडनहो 
र मनिबडी 

जवन्त का एकाद्या परुषपशस्ये- 


अ 


७ शक्तीने त्याने एक खो सुतन्विनी ब. 
औ तिच्या मंत्रिणी निर्माण 
8. स्मितहास्य करीत ही माया-सुनन्दिनी 
___ आपल्या सख्यांसमवेत धीरसि ला भे? "यला 
झञाकल्यामुळे मोठा सुन्दर दिसत होता! गली. तिला तिथे पहाता चर 
धौर्रासहांने विचार केला-अग्निकृभाच्या आईचर्याने म्हणाला-'' रक्‍्त-सर 
ज्या दुर्गाबद्दल मुनि बोलले होते तो दुर्ग त्यया विचित्र झाडावर लटकणार 
बहुधा याच पर्वेतावर असावा! धीरसिह सार्‍याजणी इतक्या थोड्या अर 
पर्वेत चढू लागला. तोच बाघ-सिह भमा- कल्या काय पोचलात?” 
नक गर्जना करीत त्याच्यावर तुटून पडले. . “ही सर्व तर माझ्या मामाची : पा 
परंतु जराही विचलित न होता त्पाने त्याने आमच्यावर कृपा करून 
मनोंनी दिलेला मन्त्र तीनदा जपला. अस, जणींना भापल्या माय र ळा 
त्यानंतर एकही जनावर त्याच्या वाटे आहे. चल, र 
गेळे नाही _ कर.” माया-सुनन्दिनीने ह 
आणली थोडे पुढे गेल्यावर त्याचे पाय केला. 
तिच्या बोलण्यादर 
सुटायचा प्रयत्न करूनही ते सुटेनात. त्याला सिह तिच्या मागे चालू 
वाटले हे काम जादूचेच असले पाहिजे, गोड बोलत माया-सुनन्दिनीने 


9 श्र 


न 
ल - 
*। 


4 त्र १ 


<%.. ज्र हक आय”... ... 


ऊन यावे, तदुवत्‌ तो त्या ज्वाला- , 
चालत _ अग्तिकुम्भ अत्यन्त क्र अन्‌ मायावी आहे 


डांबण्याची आज्ञा अस्निकुम्भानं आपल्या 
सेवकांना दिली. तुरुंगात गेल्यावर त्याच 
रात्रीं तिथला पहारेकरी करुणाकर 
याच्याक्षी त्याने मैत्री करून घंतली.।| 
बोलण्याच्या ओघात त्याला कळले की हा 
पहारेकरीही आअग्तिकुम्भाचा शत्रूच आहे.) 
त्याला हे ही कळले को सुनन्दिनो खरे तर| 
या करुणाकरशीच विवाह करू इच्छित | 
होती! धीरसिह पहारेकऱ्याला म्हणाला-| 
“तू मला तुरुंगातून मुक्‍त केलेस| 
तर मीं अग्निकुम्माचा संहार करून तुझा| 
व सुनन्दितीचा विवाह घडवूत्त आणीत."| 
"तुला वाटते तितकं हे काम सोपं नाही 






























































> 9 क. ३ 
2 ५८.५७ 

र १.९. -*१ | 
280000. 


"- प 


३ | 




















या पर्वतावरचा हा सुरक्षित किल्ला हीच 
काही त्याची एकमेव जागा नव्हे! त्याने 
आपल्या मायाशक्तीने या पहाडापासून 
तीस हजार फुट उंचीवर एक मेंघमण्डळ 
निर्माण करून ठेवलं आहे. जंव्हा जंव्हां 
त्याला काही घोका वाटेलतेव्हां तो या 
मेघमण्डळात जाळन बसतो. अन्‌ मग 
त्याच्याजवळ कोणी कसे पोचू शकेल?” 
करूणाकरने त्याला माहिती दिली. 

“पण कुणाचा का होईना, दृष्टपणा 
फार काळ चाल शकत नाही. जी माणसं 
धर्मासाठी, न्यायासाठी लढतात, त्यांचा 
पराभव कधीही होत नाही. तू मला 
भगोदर तुरुंगाचं दार उघडून बाहेर काढ, 


ऱ्य 


नंतर इथून भग्निकुम्भाच्या किल्ल्याचा 
रस्ता दाखव ; पुढेलं काम माझं मी पाहून 
घेईन." घी रसिह म्हणाला. 

धोरसिहाचे बोलणें एंकून करुणाकर 
फार खुश झाला. त्याने तुरुंगाचे दार 
उघडलं अन्‌ धीरसिहाला बरोबर घेऊन तो 
किल्ल्माची वाट चाळू लागला. रस्त्यात 
त्यांना कित्येक वृक्ष दिसले. ते दाखवून 
करुणाकर म्हूणाला-" हे काही खरेखुरे वृक्ष 
नव्हेत, भग्निकुम्भाशी सामना द्यायला 
जी जी माणसे आली, त्या सर्वांना त्याने 


आपल्या मन्त्र-शक्‍तीने वृक्षांचे रूप विले,” 


यावर धीरसिहाने मुतीचे स्मरण करून 
मनात दच्छा केली कौ ' अग्निकुम्भाचीं 
माया नष्ट होऊन हे सवं वृक्ष पुनरश्‍च आपल 
मूळ रूप धारण करोत.' आणि त्यांन 
मन्त्र जपला, काय आश्‍चर्य! ताबडतोब ते 
सवे वृक्ष माणसांच्या रूपात परिवतित 
झाले! ते सर्व मोठ्या उत्साहाने शिपायां- 
सारखे धीरसिहाच्या मार्गे मागे चाल 
लागले. 

आपल्या दुर्गात ताडपत्रे पहात बसलेल्या 
अग्निक्रुम्भाने ओळखले की धीरसिह सैन्य 
जमवून. आपल्यावर हल्ला करायला येत 
आहे! त्याने आपल्या मंत्रसामर्थ्यांने तिथला 
सारा 
टाकला. त्याचबरोबर तो सबन्थ पवंत 


आसमन्त अंधकारमय बतवूत 











थरथरू लागला! हा अचानक झालेला 
वदंल पाहून सैनिक घाबरून हाहा:- 
कार करू लागले. धौोरसिहाने मन्त्र 
जपल्यावर पर्वेते स्थिर झाला आणि 
हळूहळू अंधारही हटू लागला. 

यानंतर अग्निकुम्भाने आपल्या माया- 
शक्तीने तंत्यात सर्पवृष्टि केलो, ञागीच्या 
ज्वाळा तिर्माण केल्या, पण धीरसिहानेंही 
दरवेळी आपल्या मन्त्राने परिस्थिति पूर्ववत्‌ 
केली. दोवटी निरुपाय होऊत अग्तिकूभ 
दुर्गातून अदृद्य होऊन मेघमण्डळाकडें पळून 
गेला. 

धोरसिहाचे सैनिक त्याच्या किल्ल्यात 
पोचलं. आत सोन्याचे महाल अन्‌ सुन्दर 
बगीचे ठिकठिकाणी विखुरलंलं होते. दुर्ग 






























ुडड्शिऑंशाथाशााषषाशश 


तंसा निर्जन होता पण खाण्याचे पदाथ 
मात्र अनेक ठिकाणी ठेवलेले आढळले. 
धीरसिहाचे भुकेले संनिक त्या पदार्थांवर 
तुटून पडलें. परन्तु थोडयाच वेळात ते 
सवजण बेहोळ्य होऊन पडले. धीरसिहाने 
जवळच्या तलावातून पाणी आणून त्यावर 
मत्त्र फुकला अन्‌ ते पाणी सगळ्या संनिकां- 
वर॒शिपडताच ते सावध होऊन उठून 
बसळलं-जणू काय भात्ताच झोपेतून उठून 
बसत आहेत! 

यानंतर करूणांकरला बरोबर घेऊन 
घीरसिह किल्ल्याच्या बाहेर आळा आणि 
एका खडकावर बसून आकाशाकडे पहात 
तो 'आअग्निकुम्भाचे मेघमण्डळ कोसळून 
पडाबे' अज्ञो इच्छा करून मन्त्र जपू 





७2 


। वरांतून तू मुक्‍त होऊ शकली भाहेस. आता 


7 आ... 2८७७० किल्ला त्य काका 


- डाळ क कक र्जा कक -, 
ऱ््ा टा 


ळागला. थोड्याच वेळात भयानक आवाज 
करीत मेघमण्डळ मोडन त्याचे हजारो 
तुकडे होऊन ते जमिनीवर कोसळले 


| त्याबरोबरच आपल्या अनुयायांसहित 
_ ॥ अभ्निकुम्मही खाली कोसळून सर्वजण 
॥। मरून गेले! 


हे पाहून सर्वजण आनन्दाने नाचू-गाऊ 


लागले! यातंतर धीरसिहाने काही सेनि- 
कांची दुर्गाचे पहारेकरी म्हणून नियुक्ति 


केली आणि स्वंत: करुणाकरला बरोबर 
परतु 


घेऊन रक्त-सरोबराकडे निघाला 
इतक्यात स्वतः सुनन्दिनीच आपल्या 
मेत्रिणींता बरोबर घेऊन दुर्गाकडें येताना 
दिसली, जादुगार अग्निकुभाच्या मृत्य- 
बरोबरच त्याची जादुही नाहीशी झाली 
होतो. 

सुनन्दिनी निकट येऊत पोचताच धघोर- 
सिह तिला म्हणाळा-" मुनींच्या आशिर्चा- 
दाने मौ अग्निकुम्माचा वध करण्यात 
सफल झांलो आहे. त्यामुळेंच रक्‍त-सरो- 


- ल्य 2३... 


त्‌ आपला इच्छित वर करुणार 


करशी करून दिला. आणि नंत 


भेट घेऊन तिला धीरसिहाने बृतवल- > ॅ 



















विवाहू करून सुखाने र क्म 


थाटामाटाने सुनन्दिनीचा विवाह करुणा- 


निघून साधुमहाराजांकडे ५ 
त्यांना प्रणाम केला. त्यांचा निरोप ६ 
लगेच तो कौशांचीला पोचला. _ 

कौशांबीला पोचल्याबरोवर सुलोच् 





' 'देढनिश्‍चयी विक्रमादित्य झाडापाह्ली परत 
& जाला; झाडावरल्े प्रेत उतरून त्याने 
खांद्यावर टाकले आणि नेहमोप्रमाणे मौन 








बद्दलची सर्वे हकोकत 
एकून सुलोचना म्हणाली-" 
























सांगितलेत ते सर्व खरेच आहे. - र्ण स्वीकारून तो स्मश्ानाकडे चालू लागला. 
अज्ली वार्ता मिळाली आहे की त्या दृष्ट हे पाहून त्या शवात वास करणार वेताळ 
मान्त्रिकाचा वध होऊन नदी "वच्छ बोळू लागला-" राजा, अगदी मनापासून 





काम करताना खूप कष्ट सहत करण्याची 


पाण्याने बाहु लागली आहे. आत रि 
र लाची शक्ती केवळ ज्ञाती आणि विवेकी माण- 


पुन्हा उद्या भालात म्हणज मी आपणार 
माझा तिसरा प्रश्‍न विचारीन.” अर 
सुलोचनंने धीरसिहाला 
काह, -) > 











पैकी कोणत्या वर्गात मोडतोस याबहळ मी 
साशंक आहे, “ज्ञानी' म्हणून यक्ष 
प्राप्त केलेल्या एका स्वार्थी इसमाची 
गोष्ट मी तुला सांगतो. तू गोष्ट ऐक 
।म्हणजे तुला आपल्या कष्टांचा विसर 
पडेल.” 

वेताळ गोष्ट सांगू छागला-'" विद्यानन्द 
योगो नावाच्या एका पंडिताने कोसल 








राजधानीच्या सीमवर आपला 


गुह्कुल 
आश्रम सुरू केला. त्याची अशी प्रसिद्धी 
होती की-त्याच्या शिकवणुकीमुळे एकादा 
मूखें ही ज्ञानी बनून जातो. 

या कोसल राजाला दोन राण्या होत्या. 
थोरल्या राणीचा पुत्र विजय हा भतिशय 
बुद्धिमान मुलगा होता. सोळा वर्षांच्या 
वयातच तो सर्व प्रकारच्या विद्यंत पारंगत 
बनला. परन्तु धाकट्या राणीचा अजय 
मात्र फार लाडावल्यामुळे कोणत्याही विद्येत 
कुशल बनू शकला नाही. 

एके दिवश्यी धाकट्या राणीने राजाकडं 
तक्रार केली-'* माझ्या लाडावण्यामुळेच 
अजय मूर्ख बनला आहे, ही गोष्ट मी मान्य 


न्र्ट 


विले 851012 


करते. दरवेळी विजयशी तुलना करून 
माझ्य! अजयचा अपमान केला जातो हे 
मला सहन होत नाही हो!” हे बोलताना 
राणीला रडू फुटले. व 

धाकट्या राणीचे बोलणे ऐकून कोसल- 
नरेश म्हणाला-" आपल्या करणीचे फळ 
प्रत्येकाला भोगावेच लागते. अजय एक 
नंबरचा बावळट आहे. शिक्षण ककह्याशी 
खातात हे हो त्याला माहीत नाही! मी 
त्याला आता कसं बरं सुधारू? 

जरा विचार करून राजा म्हणाला- 
“ आपल्या राजधानीच्या सीमेवर विद्यानन्द- 
योगी नावाच्या आचार्यांचा गुरुकुल आश्रम 
आहे. भगदी मूर्खातल्या मूर्ख विद्यार्थ्याला 
ही ते चांगला शहाणा करून सोडतात 
अक्की त्यांची कीर्ती माझ्या कानावर आली 
आहे. पण त्या आश्रमाचे नियम भारी 
कडक असतात! सर्वे प्रकारच्या, सवं 
जातींच्या विद्यार्थ्यांना तेथे समान वागणूक 
दिली जाते. राजा, रंक इत्यादि सर्व भेद 
विसरून सर्वांना आश्रमाच्या नियमांचे 
सारखेच पालन करावे लागते. यासाठीच 
मी विजयलाही त्या आश्रमात पाठवायचा 
विचार कधी केला नाही. आपणच काय, 
पण आपल्या राजधानींतल्या संपन्न परिवारां- 
पेकी कोणीही आपल्या मुलांना त्या आध्र- 
मात यासाठीच पाठवत नाहीत. तुला काय 


-ज 


र 


वाटतं, आपला अजय त्या आश्रमाचे तियम 
पाळू शकेल?” 

“महाराज, आपण अजयंबरोबर विजय- 
लाही त्या आश्रमात पाठवावे. मोठ्या 
भावाकडे पाहून तोही बिनयक्षील बनेलं. 
असं केल्याने त्याला असं ही वाटणार नाहो 
को आपण नालायक आहोत, म्हणून 
आपल्यालाच फक्त या भाश्रमात पाठवण्यात 
आलं आहे. राणीने सुचवले. 

राणीची हो सूचना मान्य करून राजाने 
आपल्हे दोन्ही परत्र विद्यान*्द योगींच्या 
गुरुकुलात पाठवून दिलं. 

थोडे दिवस गेल्यावर एक दिवस 
मुलांची प्रगति पाहण्यासाठी दोन्ही 


' राण्यांना बरोबर घेऊन राजा गुरुकुलात 


गेला. तिथे अजयला मोठ्या आनन्दात 
असलेला पाहून राजा-राणी माइचर्यात पडले. 
राजाने प्रेमाने अजयला विचारले-" बेटा, 
गुख्कुलातलं जीवन तुला कसं काय वाटतं?" 

“* विद्यानन्द योगी महान्‌ ज्ञानी आहेत. 
त्यांच्या साजिध्यात राहून मला शिक्षणाची 
गोडी वाट लागली आहे. इतर विद्यार्थी 
अनेक वर्ष घालवून जी शास्त्रे शिकतात ती 
सर्व शास्त्रं दररोज एक या हिशोबाने मीं 
ज्िकून घेतली. मी सर्वे शास्त्रांचं अध्ययन 
केवळ दोन आठवड्धात संपवलं ! ”“ अजयने 


आनंदाने उत्तर दिल. 








छाकट्या राणीने प्रसन्न होऊन म्हटले 
“तु जी शास्त्र शिकलास त्यांचं सार 
थोडक्पात सांग ना बेटा!” 


“आई, तुला ती कज्षास्त्र॑ कळायची 
नाहीत. गुरुजीकडून शिकलेल्या उपनिष दा- 
तल्या गोष्टी मात्र मी तुला फुरसतीच्या 
वेळो सांगत. प्रत्येक गोष्टीत एक एक 
तात्पर्य आहे.'' असे म्हणून अजमने लगेच 
काही गोष्टी सांगितल्या, त्या सर्व गोष्टी 
स्वतःला फार शहाणे समजल्यामुळे इतरां- 
कडून अपमानित व्हावे लागलेल्या मूर्ख 
माणसांच्या संबंधातल्या होत्या ! 

गोष्टी ऐकून उद्दिग्न झालेल्या मोठ्या 
राणीने अजयला बिचारले-'" भरे, तुझा 


शर 


हु 





दादा दिसत नाही कुठे तो? त्याचं शिक्षण 
केसं काय़ चाल आहे?” 
“आत्ता मी ज्या गोष्टी सांगितल्या 
, त्या गोष्टी माझ्याबरोबरच गुरुजींनी 


दादाला सुद्धा सांगितल्या. भला असं कळलं 


की नव्या नव्या आलेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांना 
गुरुजी या गोष्टी सांगतात; पद्धतच आहे 


त्यांची तशी! पण त्या ऐकून दादा मात्र 


अगदी निरादा झाला! त्याला म्हणे असं 
जाणवलं की-आपल्याजवळे तर काहीच 
शान नाही-खूप दिकायला हबं अजून 


आपल्याळा | त्यामुळे तो नेहमी अभ्या- 


सातच गढलेला असतो तेव्हापासून! ” 
अजयने विजथची माहिती दिली. 
अजयचे उत्तर एंकूत राजाला आशश्‍चथं 





्ऱ् %> १. 



















र ्- २७8018 | ह विकत डय । डू चि 
वाटले आणि त्याने विजयला बोलावणे क्नाळ आपल्या मूल्यवान्‌ वेळाचा एक 


'वाया घालवत नाहो!” . 

विद्यानन्द गुरुजी तिथे पोचले. 
-“' महाराज, आपल्या आगम- 
वार्ता मला जरा उ्ीरानेच 
 मिळ | जा - मो पूजाअर्चा करण्यात मग्न 
| होतो म्हणून उशोर झाला यायला ! क्षमा 
| असावी | माझ्या शिष्यांकडून आपल्या 
' आदरसत्कारात काही उणीव तर नाही ना 


पाठवले, विजयला यायला जरा क वेळच 
लागला, त्याचा उदास चेहरा पाहून रा 
विचारले, “तू तर काळजीत दिसतोस | 
बेटा ! काय झालं? आम्ही भालेलं कळूनही | 
तू आम्हाला भेटायला का नाही आलास? रा 1 
आपल्या पित्याला प्रणाम करून विजय 
म्हणारा-”“ पिताजी, राजवाड्यात 
? 


(क: 


५८००” 


आचार्यांना अभिवादन करून राजाने 
मुलांची हकिकत सांगून म्हटल- 
॥ ' “मला बाटलं होतं त्यापेक्षा ही स्थिति 
|” अगदोच निराळी आहे! यांच्या शिक्षणा- 
बद्दल आपलं म्हणणं काय आहे? 


जणू गवे झाला! मला तर 
खूप शिकायला हवं. लवकरच 
भार सांभाळायचा आहे 
त्या वेळाचा उपयोग करून 
विद्या शिकायच्या आहेत! मी त्यामुळे 





र 
हीट त बड 02 
क्यकि्का ७ 


"१ 8 भं भ | वी ् त 
०-8... ह 2११७४. /॥ (२२९ ५*- च. 
2, ०2-३३ 2१ 


“महाराज, विजय दोन वर्षे माझ्या- 
जवळ राहिला तर तो सवं शास्त्रात पारंगत 
झाल्याचं प्रमाणपत्र मो देऊ शकेन. हे 
प्रमाणपत्र ब्नाळगणारा विद्यार्थी भक्ति 
वेदान्त व ब्यावहारिक ज्ञातातही दक्ष 
आहे असे सवंत्र मानलं जाते.” 

“मग अजयबद्दल काय?” 
विचारले, 

“वा! 


राजाने 


अजयची प्रज्ञा तर असामान्य 


आहे! विद्याभ्यासासांठी त्याला कोणाही 


गुर्ची आवड्यकता नाही. त्याळा 
शिकवायला माझी बुद्धिमत्ता तर अगदीच 
तोकडी आहे! आपण त्याला आजच घरी 
घेऊत जाऊ शकता ! ” विद्यानन्द योगींनी 

राजाला उत्तर दिले, १ 

















॥2>७__ 
वीन 4-/:0 (8: 


विद्यानत्दयोगींना आणखी काहो विचारावे 
असे राजाला वाटले, पण तो गप्पच राहिला 
आणि अजयला घेऊन राजधानीला परतला.” त्याला समजेल अशा बेताने युक्तीने 
इतकी गोष्ट सांगून वेताळाने विचारले- मांडली, अजय कदाचित एकपाठी असेलही, 





एकपाठी वगेरे म्हणण्यात काही तरी गोम आपणही त्या मूर्खांपेकोच एक आहोत! 





त्याने आणखी काही दिवस आपल्याजवळ तर तो इतरांना संतावू शकतो. तो 
ठेवलें असते तर विद्येच्या बाबतीत त्याने राजपुत्र आहे. म्हणूनच त्याचा अहंकार 
भावी राजा विजय याला मागे सारले इतरांच्या त्रासालाच कारणीभूत होईल, 
















राजगुरू म्हणून खूप यद मिळवायची नाही. तेव्हा अत्यन्त निस्वार्थ बुद्धीत आणि 
स्वार्थमावना प्रबळ झालेली होतो; म्हणूनच राज्यकल्याणाचा विचार करूनच विद्या- 
त्यांनी अजयला पुढे शिकवायला नकार नन्द मोगींनी अजयला विद्यादान करण्याचे 
दिला नं ?-या शंकेचं उत्तर माहोत असुनही अमान्य केल आहे.” 

दिलं ताहीस तर तुझ्या मस्तकाचे तुकडे अशा प्रकारे राजाचे मौन भंग 
तुकडे होऊन पडतील.” होताच वेताळ प्रेंतासह अदृश्य होऊन 

विक्रमादित्याले याकर उत्तरा दिले- पुन्हा त्या झाडावर जाऊन बसला, 

“एका राजपुत्राला त्याच्या पित्मासमोर 











मुखं म्हृणून उघडे पाडणे अनुचित होय! । 
म्हणूनच ही गोष्ट विद्यान*्दयोगींनी राजा 


“ राजा, सगळ्या लोकांकडून प्रशंसा मिळ- परन्तु जन्मापासूनच तो मूख आहे. त्याला 
वलेला हा विद्यानन्द योगी स्वार्षी वाटतो मूर्ख लोकांच्या गोष्टी सांगितल्या. पण 
की नाही? अजयला महान ज्ञानी अन्‌ त्मा ऐकूनही अजयला कळलं नाही की- 


असावी. माझा संदय आहे. की अजयळा दोन आठवड्यात सरवंशास्त्र-पारंगत झाला 


असते; पण आचार्यांच्या मतात भविष्यात म्हणून विद्या शिकण्याची त्याची पात्रताच 


(करिपत) 















एका गावात धर्मदास नावाचा एक धनवान 

माणूस रहात असे. भापला अंतकाळ 
जवळ आलेला ओळखून त्याने आपलें 
मुलगे शिवराम व नारायण यांना बोलावून 
म्हटल-" हे. पहा, माझ्या मृत्यू नन्तर 
सुतळीच्या तोडयासक्रर ही सर्व संपत्ति 
तुम्ही दोघे सारखी वाटून ध्या." 

पिव्र्याच्या मृत्यू नंतर त्या दोघांनी सर्व 
संपत्तीचे अगदी सारखे दोन भाग केले. सव 
इस्टेट सारखी बाटली गेली! पण आता 
तेरा गायी राहिल्या, त्या कशा सारख्या 
वाटून घ्याव्या हे काही त्यांना कळेंना | 

त्यांच्या अडचणीची माहिती झाल्यावछून 
गंगाधरशास्त्री नावाचा एक ब्राह्मण त्यांच्या 
घरी गेळा आणि म्हणाला" मुलांनो, मला 
बोटतंय की तुम्ही आपल्या वडिलांच्या 
श्रादानिमित्त गरोदात कराल. तुम्ही एक 
गाय मळा दान दिलीत तर तुमच्या वडि- 


































लांच्या आत्म्याला शान्ति मिळेल. गायींच्या 
वाटणींची तुमची अडचणही दूर होईल!” 

शिवराम अन्‌ नारायण यांततो श्राह्मणाची 
सूचता अमान्य करीत म्हटले-* दात-बीन 
दैण्याबर काही आमचा विदेबास नाही. 
आम्हाला वाटतं को तुम्ही कष्ट करूत 
पैसा मिळवावा.” 

गंगाधरशास्त्री म्हणाले-"मी जर केवळ 
दानावरच आझा लावून बसळो असतो तर 
तुमच्यासारखे अधिकांश अभरद्ध लोक रहात 
ग्रेसलेल्या या गांवात मला जगणंच अशक्य 
झालं असतं. मो आपल्या बुद्धीच्या जोरावर 
लोकांच्या अडचणी सोडवून त्याचा मेहन- 
लाना मिळवत असतो, मोबदळा मिळणार 
भसेल तर तुमची गायींच्या वाटणीचीो 
भडचणही मी सोडवून देईन." 

"सांगा काय हुवा मोबदला तुम्हाला? 
शिवराम अन्‌ नारायणने विचारले, 




























* एक गाय." गंगाधरद्यास्त्री म्हणाले. 
“ अहाहा ! तुम्हाला एंक गाय दिलो को 
हिंहोब बरोबर होईलच मळी! यात तूमची 
बुद्धिमता ती काय?" दोघंही म्हणाल. 
“मो तुमच्याकडून अगोदर गाय न 
घेता वाटणी करून देईन आणि मगच 
भापला मेहनताना घेईन. मग तर झालं?” 
गंगाधरशास्त्रींनी आपलीं अट सांगितली. 
आता शिवराम आणि नारायणचं 
कुतुहल वाढलं. दोघा भावांनी खूप डोक 
खाजवळलं, पण गयंगाधरज्यास्ची काय पक्ति 
करणार हे काहो त्यांच्या लक्षांत येईला! 
ते म्हणाले-“ ठीक आहे. मेहूनताता म्हणून 
तुम्हाला गाय दिल्यावरही आम्हाला दोघांना 
गायी सारख्या-सारख्या मिळाल्या पाहिजेत.” 
“* मान्य आहे मला. आता माझी गाय 
तुमच्या गायींच्या संख्येत मिळवा. चौदा 
गायी झाल्या एकूण? म्हणजेच तुम्हा 
दोघांना प्रत्येकी सात-सात गायी मिळतोल. 


आता नाटणो बरोबर झाली न?'"' गंगा- 
धरकास्त्रीनी विचारल. 





१७ 
८ 
“>, 


>>> 


“थांत्रा, तुम्हाला आता एक गाय दिली 
को आमची वाटणी सारखी कशी होईल? 
दोघांनी एका स्वरात विचारले. 

“मला एक गाय विल्यावर तुमच्या- 
जवळ बाराच गायी राहतील ना! आता 
अडचण कोय?" गंगाधरशास्त्री म्हणाले. 

“ मंग तुम्ही जी गाय दिली तिचं 
काय ?'' दोघांनी आपळी अडचण मांडली 


“मो तुम्हाला माझी गाय देऊन नाही 


टाकली काही! केचळ वाटणीच्या सोयी 
साठी मी तिला तुमच्या गायींत मिसळले.” 
गंगाधरशास्त्री स्हणाले 

गंगाधरशास्त्रींचा हा तिवाडा एुंकून 
दोघेही भाऊ जोरजोरात हसू लागलं 
गंगाधरशास्त्रींना एक गाय देत ते म्हणाल- 
“ही गाय आम्ही तुम्हाला मेहेनताता 


म्हणून नाही देत भाहोत, तर तुमचे चातुर्य 


अन्‌ ब्दिमत्तेबद्दल बक्षीस म्हणून देत 
आहोत, समजल?” 

गंगाधरशास्त्री मोठ्या खद्योने गाय 
घेऊन धरी निघन गेलं 





२ म. र» 
र 












चांदोबा पुरवणी - ५ 
ज्ञानाचा खजिना 






ह कोण? 


आपल्या देशात अनेक वर्षे भ्रमण केल्या- 
नंतर एक विद्वान आपली नगरी प्रत्रिष्ठान 
येचे पोचला. त्याने शेकडो कथांचा संग्रह 
केला होता आणि आपल्या आधश्वयदात्या 
राजाला त्या वाचून दाखविण्याची त्याची 
श१च्छा होती. पंग राजाला त्या ऐकण्यात 
काही स्वारस्य वाटले नाही. तो मुकाटयाने 
राजाच्या दरबारातून बाहेर पडला. एक 
एकान्त स्थान पाहून त्याने आपली सवं 
हस्तलिखिते अभ्नि-कुडात जाळायला 
सूख्वात केली. जेव्हा राजाला हे समजले 
तेव्हा तो त्माला परावृत्त करण्यासाठी 


*धावत आला. ५ण तोपर्यंत सात भागांपैकी 


सहा अग्नीच्या भक्ष्म-स्थानी पडले होते, 
सातवा भ्राग फक्त वाचला. मूलत: ज्या 
भाषेत या कथा लिहिलेल्या होत्या ती 
भाषा आता अस्तित्वात नाही. त्या 
कथांचे नंतर संस्कृत मध्ये केलेले भाषान्तर 
उपलब्ध आहे.- 

तो विद्वान कोण ? 












४७२. 
नहि... "णत 











विज्ञानातील गंमत सुचना : प 
न धा (_) स्वयंपाकघरात वापरल्या जाणार्‍या एकाद्या रळ 

६: __ पिष्ठमय पदार्थावर आयोडिंनचे काही थेंब अ 

0 ऱ्ह आणि त्याला जो निळा-जांभळा रंग येतो तो 
गडी ही पिष्ठमय पदार्थाची परीक्षा आहे. काय क 
हे समजूत वटाटा, पावांचा तुकडा अग्रवा 
खादय पदार्थावर थोडे आयोठित टाका. कशात 
पिष्ठमय पदार्थ आहे हे आता तुम्ही सांगू शकाल 
कज्च्या वटाट्यासारखा ताजा पदार्थ भसला, 
तो सुकेपर्यंत तुम्हाला थांबा लागेल. मग 





डायना देवीचे मन्दिर 


एदिया मायनरच्या पश्चिम किनार्‍यावर एफेसस नावाचे ढे नगर वसलेले 
होते. त्यात भसलेल्या भव्य मन्दिरामुळेच या नगराला महत्त्व प्राप्त झाले होते. 
प्रमाणे तुमच्या वहीच्या कांग्रदाचा तुकडा हे डायना देवीचे मन्दिर होते. (ग्रीक भाषेत तिळा आ्टमिस असे म्हणत असत.) 
वर्तेमानंपत्नाचा एकदा कागद अथवा एकाद्या १ असे म्हटलं जाते की एफेससमधील कारागौरांच्या काढी पिढ्यांनी मिळून २२० 
काच्या गुळगुळीत-चमकत्या कागदावर आयोडिन  । वर्षात या मन्दिराचे बांधकाम पुरे केले. दुर्दैवाने रोम-सम्राट नीरो याने हे मन्दिर 
पका वहा जन _ ॥ छुटले आणि इस्तवी सन २६५ मध्ये गांथ लोकांनी त्याचा पूणे नायनाट केला! 


पिष्ठमय पदार्थांची द 













10। शा १ 





2. र 
य 


काय हाते आणि का 
की पीठ ब पिठाचे बनवलेले खाद्य पदार्थ (उदाहरणाथ ब्रेड) तसेच वहीचा कागद व 
डिट्टरो कागद यात पिष्ठमय पदाथ आहे. असे दिसते, पष बत्तपत्राचा कागद आणि चमकल्या 
ळयडो त कागदात त्याचे अस्तित्व दिसत नाही. वृत्तपत्राचा कागद गुळगुळीत बनविण्यासाठी 
विशेष द्रव्याचा वापर केला जात नाहो, पण चमकणाऱ्या कागदात मात्र अशा दृब्याचा 
उपयोग केलेला असतो. बहीचा कागद अथवा डिट्टो कागदात पिष्ठमय पदाथ असतो हे तुमच्या 
लक्षात येईल 
ह्याद्य-पदार्थांचे काही गुण वास्ताने अथवा चवीते लक्षात येतात. पिष्ठमय पदार्थाचे भस्तित्व 
| अशा रोतीने कळू शकेल का? मक्‍याच्या पिठाचा वास थेऊत किवा चाखून पहा तर खर ! 
पिष्ठमय पदार्थ पचनापूर्बयी साखरेच्या स्वरूपात बदलतात, आणि आपल्या तोंडात सुटणारी 
लाळ हा एंक पाचक रस आहे. म्हणूनच पिण्ठमय्र पदार्थाचे कण तोंडात बराच बेळ राहिले 
तर त्यांची साखर बनते. तुम्ही पावाचा एक तुकडा तोंडात ठेवून पहा, काही मिनिटांनी तो 
थोडा गोड लागू लागेल. तुम्हाला असं जाणवलं का? द 


र 
१ कटि. अचळ. आ. आ... डड रु 





2औ4॥7.,/०५30/क$ ५६.0) - 


क, 











मॅसिडोनियाचा राजा फिलिप याचा पुत्न 
अलेक्झांडर (सिकन्दर) स्वत:ला खरोखरच 
देवाचा पुत्र मानत असे. दुसऱ्या कोणीही 
मिळवले नाही असे काहीतरी आपल्या 
तशहिबाने मिळणार आहे असा लहानपणा- 
पासूनच त्याला स्वतःनद्दळ विदवास वाटे, 

अलॅक्झांडरचा जन्म झाला त्याच 


दिवशी त्याच्या वडिलांना लढाईत मोठाच 


विजय मिळाला, त्यामुळे त्यांनाही वाटे कौ 
आपला हा मुलगा म्हणजे विश्लेंष कोणीतरी 
आहे! 

मातवतेचा गुरु म्हणून प्रसिद्ध 
असणाऱ्या  भॅरिस्टांटलचा विद्यार्थी 
बनण्याचे भाग्य अलेक्झांडरला लाभले 
होते. अलेक्झांडर म्हणे-'' वडिलांनी मला 
केवळ जीवनच दिले. परत्तु ते जीवन 
कसे जगावे हे मला माह्या गुरूने- 
अँरिस्टॉलनेच शिकवले!” 

अलेक्झांडरला जगज्जेता बनायला अँरि- 
स्टॉटळनेच णिकवले-असे म्हणणे कठीण 
आहे. परन्तु, एवढे मात्र खरे की 
अलॅकक्‍्झांडरच्या मनात काहोतरो मिळ- 
वण्याची भावना ऑरिस्टांटलनच जागवली; 
भाणि अलेक्झांडरने ती भावना लढायांच्या 
द्वारे पुरी केली. 

&. स. पू. चौथ्या वातकातील ही गोष्ट 


आहे. त्यावेळी पशिया हा एक शक्तिशाली 


देश होता. डॅरियस राजा त्यावर राज्य 
करीत होता. या डॅरियसचा अलेक्झांडरने 
पराभव केला. या विजयाने प्रोत्साहन 
मिळून अलेक्झांडर आपले सैन्य घऊन एका 
मागून एक देश पादाक्रान्त करीत चालला 


<<, ॥७-५-०-- -* 
 _” ह... “> जनी.) 3... 
ह. 


ह 


. पोचल्यावर प्रथम लढाई करण्यासारखा 




























आणि झेंवटी इहइ.स. पु. ३२६ मधे तो 
हिन्दुस्तानात दाखल झाला. 

इतके देश तो फिरला होता, पण 
इथल्यासारखी उत्तम संस्कृति त्याला 


कोठेही दिसली नव्हती. हिन्दुस्तानात 


त्याला दिसला तो तक्षषिलेचा राजा. 
परन्तु या राजाने त्याचे इतक्या आपुलकीनं 
स्वागत केले कीं अलेक्झांडर भारावूनच 
गेला ! त्याच्यासाठी आयोजित केलल्या 
स्वागत-समारंभाला अनेक राजे उपस्थित 
राहिल. परन्तु वास [म अनुपस्थित राहिला 
तो राजा पुरु (पोरस) ! पुरूचे राज्य 
झेलमच्या दुसर्‍या तीरावर होते. त्याते 
अलेक्झांडरला युद्धाचे आव्हान दिले! 

पुरूच्या सैन्याला अपेक्षा नव्हती अशा 
एका वादळी रात्री अलेक्झांडरच्या सैन्याने 
नदी ओलांडली! पा हल्ल्याला तोंड 
देण्यासाठी पुरूने ताबडतोब आपल्या 
सैन्याची हालचाल सुरू केळी. या 
घनघोर युद्धात मापले जवळजवळ सर्वच 
सैनिक मारले जाईपर्यंत पुरु शर्थीने 
लढला. त्याच्या या धैर्याचा अलेकझांडरवर 
फारच चांगला परिणाम झाला. दोंवटी 
जखमी पुरूला जेव्हा अलेक्झांडरसमोर 
आणले तेव्हा त्याने पुरूला विचारले-“ मी 
तुला कक्षा प्रकारची वागणूक द्यावी अक्षी 
तुझी अपेक्षा आहे? ” “ एका राजाला जशीं 
द्यावयास हवी तशी ! ” पुरु उत्तरला. 
अलेक्झांडरने पुरूला त्याच्या राज्यासकट 
स्वतन्त्र केळे आणि ते. एकभेकांचे मित्र 
बनले ! 



















गना नववा वा गदग कडी -_ छा 


१. एका तरुण भारतीयाने अलेक्झांडरला आपल्या घोट 
बोलण्याने जिकले होते. हा तरुण कोण होता? 
२. या तरुणाने कोणत्या घराण्याची स्थापना केली ? 
३. त्याचा सल्लागार व मन्त्री कोण होता ? | | 
४. त्याने लिहिलेल्या सुप्रसिद्ध ग्रत्याचे ना काय? |. >. 
__ ५. त्याचे वैशिष्ट्य कोणते? ३. . | - 2520700001 
६. कनिष्कने आश्रय दिलेला सुप्रसिद्ध वैद्शास्त्रज्ञ कोण? | हड | सध्य क यक 21.3 आ न > 
- ७. त्याने लिहिलेल्या ग्रत्याचे नाव काय? | 
८. कलकत्ता शहराची स्थापना कोणी केली ? 
९. शहराच्या उद्घारटनाची तारीख कोणती? 
१०. कलकत्त्मातील सर्वात जुनी संस्था कोणती ? 















४ 


वी 1 | न | १ 
ह क! 10.८४ | 


क चि 
शर 
शि 
क 
पय > 


| 


रे र त 
५.“* शि 


१ ९! ब “८ ९ त १ $ 





१. नुकतेच जन्मलेले कांगारू-्याबक आकाराने केवढे असते? 

२. वयाच्या अवघ्या चौथ्या वर्षी सफल भशा संग्रीत ताटकाची रचना करणारा कोण ? ८. * 

३. मुंगी किती ओझे वाहू शकते ? ् काक **---पात आठवर पहा 
४, औओरांग ओटांग म्हणजे काय? 

५. पृथ्वीवर सर्वात कोरडी अशी जागा कोणती ? सवे भारतीय भाषांचा एक शब्द शिकू या! 

६- सूर्याच्या एकूण आकारमानात किती पृथ्व्या नसू शकतील ? मराठी : हृदय 

७ £ उल्कांवैकी “ डू श् 

७. प्रृथ्वोवर पडलेल्या उल्कांपैकी सर्वात अधिक वजनाची उल्का कुठे आहे? ह्द्य कानडो : हृदय संस्कृत: हृदयम 

८. भानवाच्या दोन्हीं किडन्यांमधील मिळून नसांची लांची किती होईल? | सती भे 

” ह््द्य काश्मिरी: दिल सिन्धी : दिली, हियां 
९, पावसाच्या पाण्यात व्हिटॅमित असते काय? ी 
१०. २५ डिसेंबर हा दिवस स्थरिसमस म्हणून साजरा करण्याची पद्धत येशू डिस्ताच्या' हाटे तया 3. कमा विल ती 
जन्मापासूनच सुरू झाली काय? : हैयं, हृदय उडिया : हृदय तेलगु : गुण्डे 


: दृदय, दिल. पंजाबी : हिरदा, दिळ उर्दू, : दिल, जमीर 












शा 





पा कि आईबाप दीर्घायुषी नसतील तर त्यांचे मूलही दोर्घागुबी होऊ शकणार नाहो. डळ 


-णाणा्णा 


| आळ 


* कि आईस्क्रीम तब्येतीला थंड असते 
* कि स्वप्ने रसंहीन असतात. 


अहं, मुळीच नाहो! 


दीर्षायुष्याच्या वांबतीतच बोलायचे, तर शोधकार्य असे सांगते की या दोन्हींचा काहीही 


संबंध नाही 


* झाइस्क्रोममधे खूप कॅलरी असतात, त्यामुळे परिणामत: शरोरयंत्रणला उष्णताच मिळते 
* ती रंगीत असू शकतात. 


२ नना. २-०. “टा 


न. “>. 


तो कोण? 


गणाऱ्य. त्याच्या सेथाचे नाव दूद्दत्कथा 
पुढे छो!मंदेवाने त्याचे संस्कृतमने केळेळे 
मात्रांतर कथासरित्सागर या नाबानें 
प्रसिंड आहे. 


इतिहास 
१, चन्द्रयुप्स, 
२. मोयं घराणे. 
३, कौटिल्य किंबा चाणक्य. 
४. अर्थक्षास्त्र. 
५- कायदा व॑ समाळ्झास्ल वानर 
पडतशीर लिहिला गेळेला जगातील 
पह्टिला ग्रन्थ, 
>. 'अरक, 
७. चरक संडिता. 
टॅ. जेन कारनाक, 
५, १४ झआगस्ट १६२९७, 
१०. क्राळीघोटाचरीलळ  कालीदेवीचे 
मन्दिर, 


उत्तरावली 


बिज्ञान 


१. पाऊण बच. परन्तु पूर्ण बाढ 
होदपर्टेत ते जावक आईच्या शरीराला 
असलेल्या पिदाबी तय रहाते. 


२. मोझाट, सगी॥ नाटक मिथिराइट्स. 
३, स्क्त:च्या वजनाच्या पज्ञासपट- 
४. भाचीन जंगली मानव. 


५. चिली देक्षातील केलम नावाचे 
स्थान, मानवाच्या आठवणीत आाज- 
पर्यंत तेथे कचीद्दी पाऊस परकेलां नाही. 


६. एंक मिठियन पथ्न्यपिक्षा नात्तीच. 
७. आफ्रिकेत. तिचे बेजन लाठ टनांपेक्षा 


टॅ. जवळजवळ ४० मैल. 
९. होय. ब्हिडेमिन वी, 


१०. नाही. इसवी लन ४४० पासभत्र. 


१] 





२१७5()12 व्य 











साहित्य 


१. साहित्य अंकडेमी पुरस्कार, 
२. साहित्य अँकेंडेमी. 


हि संगीत नाटक अकेडेमी झाणि ललित 
कला अँकंडेमी . 


४. जवाष्टरलाळ नेहरू 


५. मारताचा झोध; जागतिक इतिहासाचे 
ओझरते दर्शन आणि आत्मचरित्र. 





६. इसदी सन १९२३ तत. 
७. गोतांजळी. 
८. हेन्री डेरोशिओ. 


६, गोतारइस्व, ऱ् 








तेव्हां राजकौर तायाच्या एका 


अठराव्या शतकात मोगल वादशद्‌ फर्ख बशीर जेव्हां काश्मीर 
आहाणाशी त्याचा परिचय शाला. ब्राह्मणाचे असामान्य पांडित्य पाहून ते खष झाले. अशा प्रकारे 
राजाश्रय मिळाऱ्णवर हा परिवार कोश्मीर सोडून दिल्लीत स्थायिक झाला, दिल्लीत एका कालव्याच्या 


किताऱ्यावर त्यांत' आपलं घर बांधलं. कालव्याला हिन्दीत ' नहर म्हणतात, म्हणून लोक त्यांना नेहरू' 
म्हण लगले. धा 'रिवारातील एक गंगाधर नेहरू यांचा १८६१ मध्ये देहान्त झाला. त्यांच्या मृत्युनंतर 
मोतीलाल याचा उ.न्म झाला. मोतीलालचे थोरले भाऊ नंदलाल यांनी मोतीलालचे पालन-पोषण करून 


त्यांना लहानाचे मोठे केले. 








मीतीलालचं प्रथम अपत्य भाणि त्यांचा 
एकमेव मुलगा जवाहरलाल यांचा 
जन्म १४ नोव्हेंबर १८८९ रोजी झाला. 
जवाहरचे पिता दिवस भर काम करून 
संध्याकाळच्या वेळी भापल्या मित्रांसह 
हॉस्य-विनोद करीत नसत. त्यावेळी 
जवाहरलाल पडद्याच्या मागून सर्व काही 
पहात राहो आणि मोठ्या लोकांच्या 
जीदनपद्धतोते बारकाईने अतलोकन 
करी. 






















वी परिश्रमपूर्वक शिकूत वकील 
बनले. त्याच काळात नलाहाबादच्या 
हाय-कोर्टाची स्थापन झाली. मोती- 
लालने अलाहाबादला जाऊन आपली 
वकिली सुरू केली. थोड्याच काळात 
त्यांनी अमाप पैसा मिळविला. थोरले. 
बंधु मरण पावल्यावर दोन्ही कुटुम्बे 
एकत्र राहू लागली आणि एकत्र 
क्ुट्म्याची सर्व जबाबदारी मोती- 
लालने उचलली. 


एकदा मोतीलाल लाल रंगांचे मद्य पीत 
असता जवाहरने पाहिले.आणि धावत 
जाऊन आईला बातमी दिली-* भाई 
ग, पिताजी रक्‍त पीत आहेत बघ!” 
मुलाचा भोळेपणा पाहून आई स्वरूप- 
राणी मनातल्या मनात हसली. 








मोतीलाल साभान्यपणे अत्यन्त उदार- 
पणे बागते असंत. पण रागावले म्हणजे 
त्यांचे वर्तन निर्देयतेचे असे. एक दिवशी 
जवाहेरने बडिलांच्या टेबलावर दोत 
पेन पाहिले. त्याला वाटलं वडील 


काही एकाच वेळी दोन पेनांनी लिहीत 
नाहीत. असा विचार करून त्याने एक 
वॅन चोरले. जेव्हां चोरी उघडकीस 
आलों तेव्हां मोतीलाल रागाने लाले 
झाले अणि त्यांनी जवाहरला चांगलेच 








दर वर्षी जवाहरचा वाढदिवस मोंठ्या 
य्राटाल साजरा केला जाई. त्पाच्या 
साठी नवे कपडे बनविले जात. एका 
मोठ्या तराजूच्या एका पारड्यात 
त्याला. बंसविले जाई आणि दुसऱ्या 
पारड्यात गहू अथवा उत्तम भाज्या 
घालून त्याचे बजत केले जाई. मग मा 
अस्तु गरिबांना बाटल्या जात. छोटया 


' जवाहरला वाटे की हा वाढदिवस 


वर्षातून एकडाच का वरे येतो? 





मार खाल्ल्यावर ही जवाहरच्या मनात 
वडिलांनद्दल थोडा सुद्धा दुर्भाव निर्माण 
झाला नाहो. त्याने मनात विचार 
केला-वडिलांना न सांगता मी पेन 
चोरलं, तेव्हा त्यांनी मला केलेली 


शिक्षा योग्यच म्हटली पाहिजे. 
जवाहरची आई त्याच्याशी अत्पन्ते 
प्रेमाने ब आपुलकीने वागे. ती नेहमी 
आपल्या मुलाला रामायण ब महा- 
भारतातील गोष्टी सांगत मसे. 















जंवाह्रलाल आपल्या एका वैनिक 
मिज्ञाच्या मदतीने घोड्यावर बसायला 
शिकला, एक दिवशी तो एकटाच 
घोड्यावर बसून बाहेर गेला आणि 
खाली पडला. घोडा एकटाच धरी 
















परतला. 


त्मावेळी मोतीलाल आपले नातेवाईक 
ब मित्र-मंडळींसाठी एका मेजवानीच्या 
व्यवस्थेत गुंतलेले होते. जवाहरला 


न घेलाच घोडा एकटा आलेला पाहून 
सर्बे जण एकदम घाबरले. सर्व जण 
त्याच्या शोधार्थ चारी दिशांना धावत 
बाहेर पडले. 





शेवटी छोट्या जदाहरला एकदाच 
पायी य्रेताना पाहून सर्वांता खूप 
आनन्द झाला. जबाहरलाल नेहरू 
मोठं झाल्यावर जेव्हां या संबंधी चर्चा 
होई, तेव्हां ते म्हणव--” त्या दिवशी 
सर्वांनी माझी अशी प्रशंसा केली की 
मो जणू एकादे प्रचंड घाडस करून 
परत नालो भाहे.” (क्रमश:) 






























स्वभाव मोठा विचित्र होता. एकदा 
एकदी गोष्ट त्यांच्या मनात आली को 
मग ते वेड्यासारखे तिच्या माग लागत. ! 
एकदा त्ते निरनिराळचा रंगांचे मिश्रण 
करूत एक चित्र रंगवीत होते, त्यविळी 
त्यांचा उपसेनार्पात आपल्या काही 
व्यक्तिगत कामासाठी त्यांना भेटायला आला. 
राजाला खूष करण्याच्या विचाराने तो 
म्हणाला-' महाराज, आपली चित्रकलेची 
आवड मळा चांगली माहीत आहे. पण 
आपण इतकी कलापु्ण चित्रे रेखाटू शकता 
याची मला कल्पना नव्हती. ज्या अपूर्व 
प्रतिभेने आपण ही चित्रे रंगविता, ती केवळ 
अंतःपुरात रहावीत हे योग्य नाही.” 
उपसेनापतीचे बोलणे एकून राजाला 
खूप आनन्द झाला आणि म्हूणाला-'“ मळा 
बाटतं, था सर्व ललित कला श्रीमंत लोकांच्या 





विदभ देशचे राजा विचितरसेन याचा . 





उपग्रोगाच्या आहेत, सामान्य जनांना 
यांपासून काय फायदा होणार? ” 

यावर उपसेनापतीने आपला विचार 
सांगितला-' महाराज, कोणत्याही कलंचा 
अंतिम उद्देश असतो आत्मसंतोष ! आपण 
जी चित्रे कोंडीत आहात. काहो चांगल्या 
चित्रकारांकडून त्यांच्या प्रतिकृति बनवून 
घेऊन सामान्य जनतेला पवंडेंळ अल्ला 
किमतीळा त्यांची विक्री झाली पाहिज. 
याचा परिणाम असा होईल की प्रजेत 
कलंविषयी आदर वाढेल, जनतेत अभिरुचि 
जागृत होईल." 

उपसेनापतीच्या लक्षात आले की आपले 
म्हणणं राजाला पटलं आहे. आणि मग कार्य- 
सिद्धीच्या आनंदात ती तेथून बाहेर पडला. 
आता विंचित्रसेन आपली चित्रे सामान्य 
प्रजेला कमीत कमो किमतीत कशी उपलब्ध 
करून देता थयेतीळ याबाबत विचार करू 





लागला. दुसर्‍या दिवशी राजाने आपला मंत्री 
माधव वर्माशी सल्ला-मसलत केली; त्याने 


आपला विचार सांगितला-' महाराज, 
भारी किमतीची चित्रे साधारण जनतेला 
पर्वडतील अक्या किमतीत विकण्यासाठी 
आपल्या तिजोरीतून खूप खर्च करावा 
ळागेळ. पण याशिवाय मला क्षंक्रा आहे ती 
अशो कीं सामात्य लोकांचे त्यात काय 
कल्याण होईल बरे? मळा अशी भोति 
वाटते की या योजनेची अंमल-बंजावणी 
केळो तर आपल्या बांकोच्या अनेक योजना 
अपुऱ्या राहतील.” 

परंतु विचितसेनला मंत्र्याचा सल्ला 
रुचला नाही. एक आठवड्या भरात राजाने 


ह यादया ८. 195): 


अनेक चित्रकारांची नियुक्ति केली, मूल्य- 
वान लाकडी तखरूत्यांवर आपल्या चित्रांच्या 
नकला तेल-रंगात बनवून धेंतल्मपा आणि 
अत्यंत कमी किंमतीत त्यांच्या विक्रीची 
व्यवस्था केली. 

अशा रीतीने एंक वर्षाचा काल लोंटला. 
एक दिवशी राजा मंत्र्याला म्ह॑णाला- 
“मंत्री महावाय, मी चितारलेल्या चित्रांचा 
जनतेवर काय परिणाम होत आहे हे 
पाहण्याची माझी इच्छा आहे. आपण वेष 
पालटून व्यापार्‍यांच्या रूपात आपल्या 
देशात भ्रमण करू या. कलात्मक वस्तूंची 
विक्री करणार्‍या दुकानात अनेक कलाप्रेमी 
ग्राहक येंत असतील, त्यांच्याकडून मला 
पाहिजे मी माहिती आपल्याला सहज 
मिळेल. आव्यक वाटले तर आपण काही 
ग्राहकांशी बोलणे ही करू.” 

मंत्री अशा संधीची वाटच पहात होता. 
त्याने राजाची योजना एकदम मान्य केली 
दोघें जण देशाटनाला तिधाले. 

ते राजघानीतल्या एका मोठ्या दुकानात 
पोचलं. तिथे अनेक कलात्मक वस्तु आणि 
निरनिराळ्या चित्रकारांची चित्रे सुशोभित 
होती. विचित्रसेनच्या चित्रांचा एक ढीग 
एका कोपर्‍यात त्यांना दिसला. 


त्याच वेळी प्रोढ बयाचा एक असामी 
दुकानात झिरला आणि म्हणाळा-' मी एक 





'चांबोषा 


नवीन घर बांधलं माहे. आपल्या घराला 


दृष्ट लागू नये म्हणून एक चित्र मला 
खरेदी करायचं आहे. प्रत्येक दुकानदार 


॥ अवाच्या सवा किमत सांगत आहे. आपल्या 


राजा विचित्रसेनांची चित्र आपण फार 
कमी किमतीत देता असं मी एकलय! 
म्हणून मला त्यांच एकादे चित्र 
द्याल?” 

हे. ऐकून राजाला आपला अपमान 
झाल्यासारखं वाटलं. राजा तेथून निधालाच, 
एवढ्यात एका चित्रकाराने प्रवेश केला 
नि विचारलं-' राजा ब्रिचित्रसेतची दोन 
चित्रं मला द्याळ?” असं म्हणून त्याने 
खिह्यांतून पैसे काढले. 

मंत्र्याच्या लक्षात आलं की हा कोणी 
लरो चित्रकार आहे. तो त्याला म्हणाळा- 
“ आपण थोर चित्रकार भामच्या राजे- 
साहेबांची चित्रे खरेदी करीत आहात हे 
पाहून मला खूप आनन्द झाळा. मला 
असं वाटतं की आपण आपल्या विद्यार्थ्यांना 
चित्रकला शिकवताना आददा चित्र म्हणन 
ही दाखवीत असाल ! भापल्या राजसाहे- 
बांची चित्रे खरोखरीच फार उच्च अभि- 
रुंचीची ! आपल्या समाजांतील लोकांना ती 
निश्‍चित खूप आवडत असली वाहिजेत.' 

चित्रकार मंद स्मित करीत म्हणाला- 
* एका उत्तम चित्राच्या कलात्मक मूल्यांची 


_ चांदोबा 





कशी हानि होते हे सोदाहरण दाखविण्या- 
साठी मी हो चित्रे खरेदी करीत आहे." 

हे उत्तर ऐकून राजाचं डोकं भणभणू 
लागलं. तो तिथून बाहेर पड पाहणार 
इतक्यात एक वृद्ध स्त्री दुकानांत आली 
रांजाते चितारलेली चार चित्र खरेदी करून 
जाऊ लागली. 

तिच्या जेवळ जाऊन मंत्र्याने विचाशलं- 
“बाई. तुम्ही एकदम चार चित्रं खरेदी 
केलीत. जुन्या पिढीतल्या लोकात अजूत 
कॅलांबाबतची अभिरुचि जिवंत आहे असंच 
म्हटलं पाहिजे!” 

मंत्र्याचं विधान ऐकून म्हातारी 
लजिजत होऊन म्हणालो-“ महाराज, कलें 


र्‌ 





संबंधी अभिरुचि श्रीमंत लोकातच असू 
शकते. माझ्या सारख्या दरिद्री बाईच्या 
अंत:करणांत तो कशी असणार? मग मी 
ही चित्रे का खरोदली असं विचाराल? या 
चित्रासाठी जे लाकूड वापरले आहे, ते 
अत्यंत उत्तम दर्जाचे आहे. माझ्या जुन्या 
कोलारू घराच्या खिडक्यांच्या काहीं फळ्या 
मोडल्या आहेत. टीक खरेदी करणं मला 
“शक्‍य नाही. म्हणून ही लाकडं घेऊन 
चाललो आहे झाल!” 

प्रमाणिकपणे वृद्धेने जे काही सांगितलं 
त्पावर मंत्रो काय बोलणार? त्याने राजा- 
कडे सहेतुकपणे पाहिले, 

आता राजाच्या लक्षात आलं की 
चित्रकलंतील प्रतिभा आणि कला यांच्या- 
विषयींच्या आपल्या प्रेमाचा सामान्य जनता 
कसा अर्थ लावीत आहे. 

राजा आपल्या मंत्र्यासह राजमहालात 
परतत भाला आणि निराझेच्या सुरात 
म्हणाला-" मंत्रोजी, सामान्य प्रजंच्या 
मनात कलेसंबंधी अभिरुचि निर्माण 






(२७७012 ऱ 


करण्याचा जो प्रयत्न मी केला ती एक 
मोठी चूक होती. माझ्या चित्रांच्या प्रत्ि- | 
कृति निर्माण करणाऱ्या चित्रकारांना | 
आजच सुट्टी देऊन टाका.” 

“महाराज, आपण रागावणार नसाल । 
तर एंक गोष्ट सुचवू इच्छितो. सामान्य 
जनतेत कलसंबंधी अभिरुचि निर्माण करणे 
अत्यन्त आवरयक आहे. पण या कार्यात | 
उत्तम प्रतिभावन्त कलाकारांचे सहकार्य | 
मिळविले पाहिज. अशा कलाकारांना | 
राजाश्रय मिळाला पाहिजि, || 

मंत्र्याची हो सूचना राजाला आवडली. | 
पदरी असलेल्या चित्रकारांमधून काही । 
प्रतिभासंपन्न कलाकारांना त्याने निवडले | 
आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली एका 
चित्रकला-विद्यालयाची स्थापना केली.  । 

चित्रकलेंची आवड असलेल नवयुबंक | 
या विद्यालायात विद्यार्थी म्हृणून दाखल | 



































चांगला धडा शिकवून रुक्मिणीला प्राप्त 
करतो. 

सैन्याच्या प्रस्थान समथी दुंदुभीचा 
ध्वनि निनादला. संव यादवांनी निघण्याची 
तयारी केली. सर्वांचा उत्साह पाहून 






नारदाने श्रीकृष्णाला दुसर्‍या दिवशी 

रुक्‍्मिणीचा विवाह होणार असल्याची 
बातमी दिली नि तो निघून गेला. 
श्रीकृष्णाने आपल्या आप्त जनांना बोलवूत 
सांगितले-झापल्या हितचितक नारदाने 



















झाले, सामान्य जनतेत हळू हळू | क दिलेली बातमी तुम्ही सर्वांनी ऐकलीच ! श्रीकृष्णाकहा अपार संतोष झाला. त्यानें 
चित्रकलें | भाता उशोंर करणे तलगे ! ञआपण कार्यारंभ स्वतः सुरेख वेष-भूषा केली नि रथावर 






बाबत  अभिरुचि वाढत | 


चालली. प करू या, झभापण आताच कुंडिनपुराकडे आरूढ होऊन निघाला. 











जायला निघू - तुम्ही सर्वे जण आपापली 
वाहने व सेला सज्ज करा. प्रस्थान करताना 
लक्षात ठेवा की सर्वात पुढे सात्यकी, मध्य- 
भागी बलराम आणि शेवटी महाराजा 
उग्रसेत अशी रचना असेल. सर्वे प्रकारची 
अस्त्रे घेऊन दारकासह मी सर्वप्रथम जातो 
आणि शिशुपाल, रुक्मि, जरासंध इत्यादींना 








श्रीकृष्ण नवरदेवाच्या थाटात प्रवास 
करून विदर्भ देशात पोचला. तो जेव्हां 
कुंडिनपुराच्या जवळ आला. तेव्हां रुक्मि- 
णीचा पिता भोष्मक पुढे आला नि त्यानें 
श्रीकृष्णाचा आदरसत्कार केला, गावा 
बाहेरच्या एका विश्रामगृहात त्याच्या 
निवासाची व्यवस्था केली. श्रीकृष्णाच्या 













:-. भ 
ह. क्‌ 
“५ 2. -* 
(१९९७०७. 
००७५ 


र 
डॅ |. 





सेवेसाठी काही सेवक नेंमले. त्यांना आज्ञा 
दिली की श्रीकृष्णाची कोणत्याही प्रकारे 
गेरसोय होणार नाहीं असे पहावे. सर्व 
पाहुण्यांना स्वादिष्ट भोजन देण्यात 
आले. 

'विवाह समारंभासाठी आलेल्या सर्व 
राजांनीं कृष्णाला भालेला पाहून निर- 
निराळें तर्क-वितर्क लढविले. काही जण 
म्हणाले-" शिशुपाल तर कृष्णाचा आते 
भाऊ आहे. म्हणून या लग्नासाठी श्रीकृष्ण 
येषे हजर झालेला दिसतोय, पण 
श्रीकृष्णाला निमंत्रण तर कोणी पाठविले 
नाठटी. अश्या परिस्थितीत त्याते का बरे 
यावे. कोणी ही मानी पुरुष भसा निमंत्रणा- 


1... 


एकदा आधण. वि त... 


वाचून लग्न-समारंभात येणार नाही. खरे 
प्रेम आहे म्हणूनच आला असावा.” 

तर काही जणांनी द्ांका प्रदाशित केली- 
“ असं वाक्य नाही. श्रीकृष्ण हा तर जरासंघ 
ब शिश्लुपालाचा शत्रु आहे. असं भसतांना 
या सोहळ्यात श्रीकृष्ण का बरं आला 
असावा?” 

सर्वे यादवांसह श्रीकृष्ण येऊन पोंच- 
ल्याची वार्ता जेव्हां र₹क्‍्मिणी पर्यंत पोचली 
जेंब्हां तिळा कडक उन्हाळ्यात धरती वर 
शीतल वर्षा झाल्याचा भास झाला. तिला 
अत्यन्त आनंद झाला. ती मनातल्या मनात 
विचार करू लागली-“ या संकटकाळी 
माझा उद्धार करण्यासाठीच श्रीकृष्ण येथे 
आला आहे, यात जरा ही संशय नाही. 
खरोखर माझा जत्म सार्थेक झाला. माझो 
इच्छा पूर्ण झाली. पण मी त्याला प्रत्यक्ष 
केव्हां पाहू शकेन कोण जाणे?” 

रुक्मिणी कृष्णाविषयी विविध कल्पना 
करू लागली. तिने आपल्या सल्यांना 
कृष्णाच्या कथा पुन: पुन्हा ऐकवल्या. आता 
तिच्या मनातील देन्याची जागा उत्साहाने 
घेतली. तिकडे कृष्णाच्या मनात ही अन्य 
कोणते विचार नव्हते, तो केवळ रुक्मिणी- 
चेच स्मरण करीत होता. 
आपण प्रत्यक्ष केव्हां पाहू शकू ? तिचे हरण 
कसे करता येईल? आपल्याज्षी दोन हात. 


चांदोबा 


रुक्मिणीला 


करायला येणार्‍या शत्रूला कसे पराजित 


करता येईल ? रुक्मिणीने मनोमन खरो- 
खरीच आपल्याला वरले आहे हे कसे 
जाणता येईल?” 

श्रीकृष्णाने मनात विचार केला-“ काही 
ही असो, जर रुब्िमिणीचे माज्यावर प्रेम 
असेल, तर सर्वं देवतांनी जरी मळा विरोध 
केला तरी मी निश्‍चित तिला प्राप्त केल्या- 
वाचून राहणार नाही.” 

होता होता दुसर्‍या दिवसाची सकाळ 
उजडली. भ्रमर कमलांवर गुंजारव करू 
लागले. चक्रवाकांचं अंधत्व संपलं, हंस 
सरोवरात पोहू लागले. कुमुद पुष्पे मळूल 
झाली. सूर्योदय झाला. कृष्णाने स्नानादि 
आटोपून अंगावर अलंकार चढविले. आणि 
आपल्या परिवारासह उल्हसित अंत: 
करणाने विश्रामगृह सोडून तो रथावर 
आश्ढ झाला. रुक्मिणीला पाहण्याची 
नळवती इच्छा त्याच्या मनात घर करून 
होती. 

इकडे राजमहालात रुक्मिणोच्या सख्यांती 
तिला श्रृंगारित केलं. सर्व साज-सज्जा 
संपल्यावर रुक्मिणी सोन्याच्या पालखीत 
बसली. गावा बाहेर गोरी देवीच्या मंदिरात 
जाऊन गौरीची प्रजा करण्यासाठी आपल्या 
सलख्यांसह तीं निघाली. मंदिराजवळ आल्या- 
बर ती पालखीतून खाली उतरली नर 


चांदोबा 





आपल्य़ा मेत्रिणींसह तिने मंदिरात प्रवेश 
केला. गौरी देवीला प्रणाम करून तिते 
प्रार्थना केलीं-“ माते, माझ्यावर कृपा कर. 
ते श्रीकृष्णच मला पति म्हणून मिळावेत 
असे कर, आतां तुझ्या कृपेवरच सवं 
अबलंबून आहे.” 

गौरो मातेची पूजा करून रुक्मिणी 
मंदिराच्या बाहेर आली. बरोबर त्याच 
वेळो श्रीकृष्णाने तिथे प्रवेश केला आणि 
रक्मिणोला पहिल्या प्रथम पाहिलं. त्याला 
वाटलं साक्षात क्षीरसागरातुन लक्ष्मी 
अवतीर्ण झाली आहे ! त्याला असं ही 
वाटलं को ब्रह्मदेवाच्या सृष्टीत असं अनुपम 
लावण्य तिन्ही लोकी सापडणं कठिण आहे! 


छ' 











श्रीकृष्णाने आता पर्यंत रुक्मिणी संबंधी जे 
काहीं ऐंकलं होतं त्या आघारे तो आपल्या- 
यर नियंत्रण ठेवू दाकळा होता, पण आता 
प्रत्यक्ष डोळचांनी तिला पाहिल्यावर ते ही 
शक्य झाले नाही. मनात प्रणयाचा पूर 
भरून आळा. दैवयोगाने रुबिमणीला आपली 
बनविण्यासाठी योग्य स्थात व वेळ चाळून 
आली. हो संधि हातची गमावंणं म्हणजे 
निव्वळ मूखंपणाच ! 

याच - वेळो श्रीकृष्णाला रुक्मिणीतें 
पहिल्यांदा पाहिलं. सख्यांनी तिला 
सांगितल-हाच तो कृष्ण | रुविमणीनं डोळे 
भरून कृष्णाला पाहून घेतलं. भाज पर्यंत 
ज्याचं केवळ घ्यान-चितन ती करीत राहिली, 


ठ्द 


हाका > व्य 


तो अचानकपणे डोळ्यांसमोर येऊत उभा 
ठाकला! तिला आरचयं वाटले नि ती 
आनेन्द-सागरात बुडू लागली. तिचं सव 


दरीर रोमांचित झालं आणि नयनांतून । 1 


आनन्दाश्र्‌ झरू लागले. समाधिस्थ योग्या 
प्रमाणे ती आतल्या आत तन्मय झाली. तिची 
ही स्थिति पाहून सख्यांना भय वाटू लागले. 

एवढ्यात बलराम येऊन श्रीकृष्णाला 
भेटला. श्रीकृष्णाने थोडक्यात आपली 
योजना बलरामाला समजाऊन सांगितली. 
श्रीकृष्णाने रुक्‍्मिणीला आलिंगन दिले 
आणि तिला उचलून रथांत बसविले 
रुक्मिणीच्या सख्या घाबरून गेल्या. जवळचे 
सेवक कृष्णावर तुटून पडले. बलरामाने एक 
मोठा वृक्ष उचळला आणि पुढे येणारे रथ, 
हत्ती, घोडे आणि सेनिकांना पळवून लावळे- 

ही सर्वे गडबड पाहताच उग्रसेन, 
सात्यकी, शतद्युम्न, विदूरथ, प्रसेतजित, 
वृष्णि आदि वीर आपल्या दळासह बलरा- 
माळा मदत करायला घाऊन आले. त्यांनी 
श्रीकृष्णाला समजावलं॑-" हे कृष्णा, रुक्मि- 
णीला. घेऊन तु द्वारकेकडे प्रयाण कर. या 
छोकांचा समाचार आम्ही घेतो. काळजी 
नको.” 

इकडे दोन्ही पक्षांची लढाई चाकू होतो, 
तर तिकडे रुक्मिणीचे अंग-रक्षक व शिल्लक 
राहिलेल्या वीरांनी रुक्मिणीला पळवून 




























ब्ल55 









॥ | | | 
/ डं / » * न 


2६ 


4 
क 
/ «... 
“1 ४) 


| े | 
९ 


ट्र 


! अ 






/ १ १ १ 


क ७ 
] 
८ क 
र 


” 


नेल्याची वार्ता भीष्मक, जरासंध, शिशुपाल 
व त्यांच्या बरोबर असलेल्या सर्व राजांना 
ऐकवली. ही बातमी ऐकून सर्वांनाच मोठे 
आश्‍चर्य वाटलं. त्यांनी विचार केला-एवढे 
अतिरंथी महारथी इथे असताना केवढे 
दु:साह्स केले हे श्रोकुष्णाने! काय हा 
अहंकार? 

जरासंघाचे डोळे रागाने लाल झाले 
आणि तो गर्जून उठळा-” एका गोप-पुत्रानें 
जगत्‌-विजेत्याच्या रूपाने यावे आणि माझा 
सवं प्रयत्न हाणून पाडावा! हा मी चाललो 
आपली सर्वं सेना घंऊन त्याच्यावर हल्ला 
करायला. चला तुम्ही सर्वे जण माझ्या 
मदतीला.” 


1८ 


“द्वारकेतील लोकांना समुद्र एकाद्या 
किल्ल्यासारखा झाला आहे. कृष्णाने त्यात 
जरी प्रवेश केला तरी त्याचा ब त्याच्या 
साथीदारांचा संहार करून आणि सारीं 
द्वारका उध्वस्त करून रहक्मिणीला परत 
आणलं तरच भाझं नाव जरासंध! ” अशी 
उच्च स्वराने त्याने प्रतिज्ञा केली. 

यावर पांड्रेक वासुदेव जरासंघाला 
थांबवीत म्हणाला-' नाम्ही आपले सेवक 
असताना आपण हे परिश्रम कझ्ासाठी घेत 
आहात ? मी स्वत: जाऊन त्या कुष्णाची 
खांडोळी करून टाकतो आणि जंगली 
पक्ष्यांना चांगली मेजवानी देतो ! य़ा पृथ्वी- 
तलावर दोन वसुदेव कसे राहू शकतील ? 
ही चूक सुघारण्यासाठी आणि भापणास 
आनन्द देण्यासाठी काय नामी संधि 
चालून आलेली आहे ! मला आणखी काय 
पाहिजे आहे?” 

एवढ्यात शिशुपाल एक भारी गदा 
हाती घेऊत्त पुढे येत म्हणाला-'" थांबा, 
कोणी ही इथून हळू नका. हा अपमान तर 
माझा आहे! रुक्मिणीक्ली लग्न करण्यासाठी 
मी इथे आलो, अन्‌ इकडे हा प्रकार? हा 
अपमान मी कधी ही सहत करणार नाहों- 
या गदेच्या एका ठोशा सरक्षी तो कृष्ण 
आणि त्याचे सर्व यादव यांचा संहार करून 
जरासंधाचा प्रिय सेवक म्हणून अपूव यक्ष 


चांदोचा व 
अ)” १२०” न 








| मी प्राप्त करणार ! कोण खरा क्षत्रिय 


दुसऱ्याच्या बायकोवर नजर ठेवतो? या 
कृष्णाची होन वृत्ति तर पहा. नाते-गोते 
नसणाऱ्या पशूंच्या साजिघ्यात वाढलेळा हा 
कृष्ण, त्याच्याकडून याहून काय अपेक्षा 
करायची ? म्हणून कृष्णाचा वध करून 
रक्मिणीला परत आणणे हे माझे आद्य 
कतेब्य आहे.” 

यानंतर जरासंध व इतर राजे कवच 
धारण करून रथावर आरूढ होऊन युद्धाला 
सज्ज झाले. शंख-घ्वनि झाला, आणि 
वाजत-गाजत सवं सेना थाटात द्वारकेच्या 
रोष्याने निघाली. 

थोड्याच वेळात हे सर्वे लोक रुक्मिणीला 
घेऊन जाणारा कृष्ण आणि त्याच्या मागे 
घावणाऱ्या सैन्याजवळ येऊन ठेपले. बल- 
रामाने आपले यादव-बीरांचे सैन्य परत 
फिरविले आणि जरासंधाच्या सैनिकां 
बरोबर युद्ध सुरू केल. यादवांची सेना 


। छोटी होती, तर जरासंधाचे समुद्रासारखे 


सेन्य ! तरी पण थोड्याच वेळात जरासंधाचे 
बरेच सैनिक मृत्पुमुखी पडले. दोन्ही 
बाजूच्या कसलेल्या वीरांनी दृंद्-युद्ध केले. 
सात्यकी आणि जरासंध यांच्यात तुंबळ 
युद्ध झाले. चक्रदेव नि मक्र्र यांनी मिळून 
दंतवक्त्राशी सामना केला. शिक्युपालने 
एकाच वेळी तीन यादव वीरांशी युद्ध केले. 


चांदोचा 





कृतवर्मा आणि पोंडूक वासुदेव यांच्यात 
भींषण युद्ध छिडल. . 

बलरामाने सर्वात भषिक शत्रूंचा संहार 
केला. जरासंधाने तर आपली सवं शक्ति 
पणाळा लावली, झेंवटी गदायुद्धात बल- 
रामाने. जरासंधाला बेशुद्ध करून सोडले. 
ताबडतोब जरासंधाच्या सारध्याने त्याला 
रथात बसविले आणि दूर निघून गेला. हे 
दृइ्य पाहून सैन्य हो पळून जाऊ लागले. 
पळपुट्या संन्याचा सात्यकीने पाठलाग 
केला. सात्यकोने जोरात शंख-घ्वनि केला, 
तो ऐकून कृष्णाच्या लक्षात आलं की जरा- 
संध हरला. मग कृष्णाने आपला पांचजन्य 
फुंकला. 


०९ 


कृष्णाने रुक्‍िमणीचे ह्रण केल्याची वार्ता 
जाणून जरासंध वगैरे राजे जेव्हां आपल्या 
पंडाबातून बाहेर पडले, तेव्हां राज-महालात 
असलेल्या रुक्मिलाही ही बातमी समजली. 
क्रोधावेझाने त्याने आपलें पिता व नातेवाईकां 
समक्ष शपथ घेतली-" युद्धात कृष्णाचा 
संहार करून रुक्मिणीला परत आणलं तरच 
या नगरीत पाऊल ठेवीन.” मग गद, 
केशिक इत्यादि वौरांता बरोबर घऊन तो 
युद्धासाठी सज्ज झाला. दक्षिण देशांतील 
अनेक राजांसह त्याने दारकेकडे कूच 
केले. 

त्यांना नर्मदा-तटाकीं समोरून येणारा 
श्रीकूष्णाचा रथ दिसला. सर्वांना मागे 
टाकून रुकिमनें अत्यन्त वेगाने आपला रथ 
पुढे काढला, कृष्णाच्या रथासमोर येऊन 
त्यानें गर्जना केली-“ अरे, दुसऱ्याच्या 
बायक्तोला पळबून नेणारा तू जाशील कोठं? 
मी विदर्भ राजाचा पुत्र रुक्मि! आपले 
प्राण वाचवायचे असतील तर ताबडतोब 
रुक्मिणीला मुक्‍त करून माझ्या स्वाधींन 








कर. नाहोंवर हो युद्धाला तयार!” असे 
आवाहन करीत रुक्मिने कृष्णावर बाणांचा 
वर्षाब केला. 

कुष्णाने लगेचच रुक्मींच्या सारथ्याला 
मारून टाकले आणि. रुक्‍्मिवरे बाण 
सोडायला सुरुवात केली. 

रुकमीची केविलवाणी स्थिति पाहून 
दक्षिण दैवाच्या राजांनी आपल्या मित्राला 
घेरलं आणि श्रीकृष्णा बरोबर लढायला 
सुरुवात केली. हे सर्व राजे आणि श्रीकृष्ण 
यांच्या भयंकर युद्ध झालं. थोड्याच वेळात 
शुद्धीवर आल्यानंतर रुक्मि पुन्हा दुसऱ्या 
रथावर स्वार होऊन श्रीकृष्णाला भिडला. 
श्रीकृष्णाने त्याच्या छातीवर तीन बाण 
सोडले आणि तो पुन्हा बेशुद्ध झाला. 
जमिनीवर आपल्या भावाला बेशुद्धावस्येत 
पडलेला पाहून रुक्मिणी विछाप करू 
लागली. 

श्रीकृष्णाने रुविमणीला आलिंगन दिले 
आणि तिचे सान्त्वन केले. मग श्रीकृष्णाने 
आपला रथ द्वारकेकडे वळविला. 











संजोताबाद मध्ये ब्रह्मदत्त नावाचा एक 

लरूण रहात असे. तो आपल्या आजारी 
आईला घेऊत वैद्याकडे गेला, तेव्हा पुढची 
खोली अगोदरच आलंल्या रोग्यांनी जवळ 
जवळ भरून गेलो होती. 

ब्ृह्मदत्त आता तसा चांगला २५ वर्षांचा 
झाला होता, पण पोटाचा एकहीं उद्योग 
ल्वतः क्ररण्याची अजून त्याच्यात पात्रता 
आली नव्हती. अभ्यासातही तो कच्चाच 
होता. काम करायचा त्याला आळस होता. 
त्यामुळे वाईट संगतीला लागून तो जुगार 
खेळे आणि लहानमोठ्या चोऱ्याही करी. 
अलिकडे काहो दिवस जमेल तितक्ष्या 
लवकर एकादा चांगलासा हात मारून 
एकदम श्रीमन्त बनायच्या विचारात तो 
होता. 

आईला वैद्याकडे न्यावे लागल, त्याच्या 
आदल्पा दिवशीच ब्रह्मदत्त गावाच्या एका 


टोकाळा असलेल्या तलावाजवळ दबा भरून 
बसला होता. अंधार पसरण्याच्या वेळी 
एक माणूस नेमका त्या बाजूला आला. 
ब्रह्मदत्त चटकन झाडाआडून बाहेर आला 
अन्‌ त्या माणसाच्या छातीवर सुरा टेकून 
दरडावून म्हणाला-'' मुकाट्याने तुझ्या 
हातातली थेली दे माझ्या हाती!” 
घाबरून तो माणूस बिचारा कापू 
लागला. थेळी एकदम खाली टाकून 
जिवाच्या भोतीने गावाकडे पळून गेला. 
त्या थेळीत चार हजार रुपये होते. इतकया 
मोठ्या रकमेचं काय करावं हें न सुचल्यानें 
त्यातले क्ंभर रूपये काढून घेऊन बाकी 
रकमेसकट थेली त्याने तिथल्याच एका 
चिंचेच्या झाडाच्या ढोलीत दडवून ठेवली. 
रात्री ब्रह्मवत्त घरी पोचला तर आई 
थंडीतापाने थरथर कापत होती ! हातात 
पेसे होते म्हणून तो मोठ्या आत्मविश्वासाने 


आनम्द पत्की 

















म्हणाला-“ आई तुला चांगला आओषधो- 
प्चार मिळायला हवा. वैद्याकडे घऊन 
जाईन.” 

याच विचाराने तो दूसर्‍या दिवशी 
आपल्या आईला वेद्याकडे घेऊन आलां. 
नन्तर आईला वैद्याकडे सोडून थोडा बेळ 
तो गावातल्या गल्ल्यांतुन फिरत राटिला 
आणि नंतर वैद्याकडे परत आला. तोपरग्रंत 
सवे रोगी आपापल्या घरी निघून गेले. 

त्याची आंई आपले हातपाय झाडत 
होती आणि बेद्यबवा तिचीं नाडी तपासत 
होते! “वेद्यमहाराज, काय झालं आईला 
माझ्या? असे विचारत ब्रह्मदत्त पटकन 
आईच्या जवळ जाऊन बसला आणि त्याने 
तिचे दोन्ही हात आपल्या हातात घेतले. 









डू क ्लूक..अआ>॥ककयिाड 
तू या म्हातारीचा मुलगा होय? बरा आईला हातावर बसला असता तर जगलीं 
वेळेवर आलास. तुझ्या आईच्या अंगांत नसती ती?" वैद्य म्हणाला. 
बायूच्या संचार झाला आहे. उलथनं हातावरचा डाग अन्‌ आईचा मृत्मु यांमुळे 
विस्तवात तापवून तिच्या अंगाळा डाग ब्रह्मदत्त जणू वेडाच झाला. त्याने एकदम 
द्यायला हवा.” वैद्य म्हणाला. वैद्याची गदन पकडली भाणि तो ओरडू 
इतक्यात वैद्याचा नोकर तापललं उलथनं लागला-“ तृ माझ्या आईला मारलंयस, तू 
घेऊन आला. ब्रह्मदत्तते आपल्या आईचे वेद्य नाही, मारेकरी आहेस मारेकरी! ” 
हात आपल्या हातात घट्ट पकडून घरले. कसेबसे ब्रह्मदत्ताला दूर सारीत वैद्य 
परन्तु वैद्याने आईच्या हातावर डाग म्हणाळा-'' आतापर्यंत मला वाटत होतं 
द्यायच्या एंवजी ब्रह्मदत्तच्या हातावरच की तू फक्त चोरच आहेस, पण आता मला 
डागले? त्याबरोबर वेदनेने ब्रह्मदत्त जोराने कळून चुकलं को तू खुनीही आहेस. काल 
किचाळला. - तु एका माणसाचं घन लुटलंस, ते धन 
“अरेरे, कशीं चूक झाली. माझ्या बिचार्‍या एका बापाने आपल्या लेकीच्या 
हातूत! नेमका आयत्या वेळी तुझाच हात लग्नासाठी आपलो जमीन विकून उभं केलं 
मधे आला बघ, डाग बरोबर तुझ्या होतं ! आता भापलं लग्न होणं अशक्य, हे 


नि (२७७012 “ 




















































ओळखून त्या पोरीने विहीरीत उडी मारून 
जीव दिला. तिचा अग्नि संस्कार करायला 
ही जवळ पैसे नसल्यामुळे तो बाप घाई- 
धाई रडत बसला आहे, कळलं? तू एक 
लग्न मोडलंस म्हणूनच तुझ्या हाताला हा 
डाग लागला अन हा डागच तुझ्या आईच्या 
मरणाला कारण झाला!” 

वैद्याच्या तोंडून सा गोष्ठी ऐकून 
ब्रह्मदत्ताला आपल्या कृत्याचा पडचाताप 
वाटू लागला. जी एक चोरी केलो त्याच्या 
पद्चात्तापाने त्याचे हृदय जळू लागले ! 

त्याने पटकन उठून वैद्याचे पाय घरले 
आणि म्हृणाला-" त्या मुलीच्या न्रापाच्या 
शापानेंच माझ्या आईला मृत्यमखात 
लोटलं. मी भाता खूप मेहनत करून पेसे 










कमवीन भाणि तुमची फो घेऊन येईन. 
तेव्हाच माझ्या आईच्या आत्म्याला ज्ांति 
मिळेल.'' इतके बोलून तो तेथून बाहेर 
पडला. 

ब्ह्मदत्त बाहेर पडल्यावरोबर त्याची 
आई उठून बसली अत्‌ वैद्याला म्हणालो- 
“ महाराज, माझाः मुलगा चोर्‍या करतो हे 
मला आत्तापर्यंत माहोतच नव्हतं! भापणच 
योग्य इलाज करून माझ्या पोराचं हृदय- 
परिवर्तन केलंत! ” 

“आपण जो इलाज केला त्याने याचं 
मन बदलेल कौ नाही याबदल हांकाच होती 
भाझ्या मतात! त्या शंकेमुळेच मो त्याच्य़ा 
हाताळला त्तांगला चरचरून डाग दिला! 
भाता त्या डागांचा इलाज मी फुकट 
करीन. हसत हसत वद्य बोलला. 

तोपर्यंत भआतेल्या खोलीत बसलेला 
वेद्याचा नातेवाईक बाहेर आला आणि 
वंद्याला म्हणाला-" हे बर झालं की ब्रह्मदत्त 
आईला घेऊन तुझ्याकडे आला तेव्हा ' हाच 
माझं धन चोरणारा माणूस आहे असं मी 


री बहा 


७२ 
ह: रि&[0॥2 


बरोबर ओळखलं. आपण तिघांनी मिळून 
बनवलेली योजनाही छान सफल झाली. पण 
हो लग्तांच्या मुलीच्या आत्महत्येची गोष्ट 
तु कश्यासाठी घुसडलीस? ” 

"ब्ृह्मदत्तचं मन विरघळावं म्हणून मी 


ती कल्पित कथा रचली ! ” असं सांगूल 


वैद्य हसू लागला 
पेशांची थंली घेऊन परत येत असलेल्या 
ह्मादक्ताने त्यांच्या या गोष्टी अंकल्या 
आणि त्यांच्या समोर येत तो म्हणाला- 
सर्वांच्या दष्टीने चोर म्हणन जगण्यापेक्षा 
मी मरण पत्करोन. माझ्या आईने जिवन्त 
होऊन माझाही पुनर्जन्म घडवला. मो 
आजपासुन आळशीपणा मोडून खूप मेहनत 
करून पेसा कमवीत.'” असं म्हणत पैक्नांची 
थेली त्याने वेद्याच्या नातेवाईकांच्या हाती 
सापकली. 
ब्रह्मदत्ताचं हृदइहप?रिवर्तन घडलेलं पाहून 
त्याची आई, वैद्य व त्यांचा नातेवाईकही 
खूप खूष झाले. दोघांनीही हात उचळून 
त्याला मनापासून आशिर्वाद दिला. 


44114) 0. 


डड ति 
मिळण 
जॅ डी पनी, // धि | 
















एका गावात दोन म्हातारे रहात असत. 
त्यांतला एक फार दृष्ट माणूस होता 

आणि दुसरा फारच सज्जन होता. एका 

नववर्षदिनी दोघांची भेट झाली. 

“अरे, रात्री मो स्वप्नात पाहिलं को 
माझं भाग्य आकाशातनं माझ्यावर 
कोसळतंम! '” सज्जन म्हातारा सांगू 
लागला. 

“अरे, आश्चर्यच आहे! मीही रात्री 
माझ्या भाग्याबद्दल स्वप्न पाहिलं! पण 
माझं भाग्य मात्र जमिनीतून वर मलं!” 
दुष्ट म्हातारा म्हणाला. 

“पाहू, कृणाचं नक्षीब कसं दिसतंय ते! '' 
असं म्हणून सज्जन म्हातारा आपल्या घरी 

गेला. 

काही दिवस निघून गेले. थंडीचे दिवस 
संपत्त आलं. सज्जन म्हाताऱ्याने विचार 
केला-' आजचा दिवस शुभ आहे. झेताचं 








काम आजच सुरू करावं! अन्‌ कुदळ- 
फावडं घेऊन तो आपल्या कझंतात गेला 
आणि त्याने जमोन खोदायला सुरूवात 
केली. त्याला जमिनीत मोहोरांती भरलेली 
कळली दिसली 
हा खजिना तर बिच्याच्या त्या 
म्हातानच्याचा असणार! '' असा विचार 
करून तो त्या दृष्ट म्हातार्‍याच्या घरी 
गेला-'' अहो महाराज, तुमचं भाग्य मला 
सापडलंग्र पहा! चांगल्या कळशीभरून 
मोहोरा अन्‌ नाणी आहेत. माझ्या क्षंतात 
जाऊन आपला खरजिता काढूत घ्या बरं 
का! '' असं त्याहा सांगून सज्जन म्हातारा 
आपल्या घरी गेला. 
घरो पोचल्यावर प्रथम त्याने सगळी 
हकीकत आपल्या बायकोला सांगितली अन्‌ 
म्हणाला-'“माझ्या शेतात तुझं धन सापडलय 
असं जेव्हा मी त्याका सांगितलं ना, तेव्हा 























तो फारच खूश झाला! एव्हाना त्यानं ती 
कळशी आपल्या घरी सुद्धा नेली असेल बघ!” 

“हे तुम्ही फारच चांगलं केलंत हं!” 
बायकोने कौतुकच केलं त्याचे ! 

इतक्या अवधीत तो दृष्ट म्हातारा 
सज्जन म्हातार्‍याच्या शेतात गेला. नुकतीच 
बन्द केळी ती जागा सापडायला त्याला 
कष्ट पडले नाहीत. वरची माती दूर 
करताच त्याला कळक्ी मिळाली. मोठ्या 
आतुरतेने त्याने झाकण काढले, तो काय! 
कंळशीत मोहोरा अन्‌ नाण्यांऐवजी बेटोळं 
घालून बसळलले साप त्याला दिसल!” . 

ते पाहून दुष्ट म्हातारा क्रोधाने थरथरू 
लागला ! 

“बदमाश, माझ्याशी दगाबाजीं केलो 
काय! मी आता चांगलाच धडा शिकवतो 
बच्चमजींळा, जातोस कुठं! ' असे म्हणून दुष्ट 
म्हातारा ती कळझ्ली बन्द करून आपल्या 
घरी घेऊन गेला. - 

त्याच रात्री तो दृष्ट या सज्जनाच्या 
घरी पोचला, शिडी लावून त्याच्या धराच्या 








४... -प--८--- 

क - --“--* €] * 
छतावर पोचला अन्‌ त्याने धुराच्या चिमणी- 
तून आत्त डोकावून पाहिले, सज्जन माणूस 
चुलळोकडे पाठ करून अंग शेकत आडवा 


झालेला होता. आपल्याला फसवून आरा- 
मात अंग शेकत पडलेल्या म्हाताऱ्याला 


१-:-11811- 














पाहताच दुष्टाचा राग पुन्हा भडकून उठला. 
त्याने हळूच कळशीचे ज्ञाकण काढून ती 
उळटी घरून धुराड्यातून आत सोडून 
दिली! 

पण दुष्टाने विचार केला होता, तसं 
काहीच घडलं नाही! सापांऐवजी त्या 
सज्जन म्हातार्‍्याभोबंती मोहोरा अन्‌ 
नाण्यांचा वर्षाव झाला! त्याने मोठ्या 
खुशीने आपल्या म्हातारीला उठबून म्हटल- 
“वाहिलंस! माझं स्वप्न खरं झालं, माझं 
भाग्य आसमानातनं कोसळल॑ बघ 


माझ्यावर . 
यानंतर त्या सज्जेत म्हाताऱ्याच्या 


जीवनात दारिद्रयाची छायाही कधी पडली 


नाही ! मोठ्या सुखानं त्याने आपले उर्वरित 
भायुष्य घालवले. ' 


एका गावात एक सामान्य झेतकरी रहात 

असे. तो ब्रह्मचारी होता, म्हणून त्याने 
घरकामासाठी एक स्वयंपाकी ठेवला, तो 
स्वयंपांक करण्यात कुशल होता. 

एका वर्षी आंब्याचा सौोझन आला. 
शेतकरो एकदा आपल्या कामावर जात 
होता, त्याळा एक ओळखींचा माणूस भेटला. 
तो म्हणाला-“ फार चांगल्या जातीचे आंबे. 
मी मागबले आहेत. तुला पण दोन फळं 
देतो, घेऊन जा. खाऊन पहा, काय छान 
स्वाद आहे! ” क्षेतकऱ्याच्या हाती दोन 
उत्तम आंबे आले. तो आपल्या घरो आला. 
स्वयंपाक्‍्याच्या हातात आंबे देत म्हणाला- 
“ ठेंक, हे आंबे स्वच्छ करून कापून ठेव. 
मी थोड्याच वेळात परत येतो." मग तो 
आपल्या कामासाठी निघून गेला. 

स्वयंपाक्याने काळजीपूर्वक आंबे घुऊन 
स्वच्छ केलं, त्यांचे छान तुकडे कापले, 



















आणि त्यांची गोडी चाखण्याच्या इराद्याने 
एक तुकडा आपल्या तोंडात घातला. 
आंब्याची चव अपूर्व होती. एकामागून एक 
त्यांने काही तुकडे गट्ट केले. 

“आंबे कोणी तरी चोरून नेलें असं 
सांगितलेले बरं! ” असा वित्रार करून 
स्वयंपाक्याने विल्लक राहिलेले तुकडे ही 
स्वाहा केले नि साली आणि कोया दूर 
फेकून दिल्या. ताट स्त्रच्छ करून आता तो 
माळकाची वाट पाहूं लागला. 

एकढ्यात शेतकरी आपलं काम संपवून 
घरी परत येत असताना त्याला वाटेत एक 
साधु भेटला. साधूला पाहताच क्षेतकऱ्याच्या 
मनात बिचार आला-आंब्याचे काहीं तुकडे 
साधुला ही खायला देऊया, थोडे पुण्य लाभल. 
या विचाराने त्याने साधूशी थोडे बोलणे 
केले. त्याने जाणून घेतले को साधू दुरून 
आलेला माहे. मग त्याने साधूला विनंती 





















































केली-“स्वामीजी, माझं घर इथन जवळच 
आहे. आपण गरीबाच्या घरी याल? 
दहा मिनिटांहून अधिक आपला वेळ मी 
घेणार नाही!” 

साधूने त्याची विनंती मात्य केळी आणि 
तो शेतकभ्याच्या घरो गेला. जेतकऱ्याने 
साघूला ओसरी व॑र बसवलं आणि आंत 
जाऊन स्वयंपावयाला विचारलं-'हे बघ, 
भी एका साघुला बोलवन आणलं आहे. 
तू आंबे कापून ठेवलेले आहेस न? त्यांना 
ही काही तुकडे देण्याची माझी इच्छा 
आहे.” 

“मी आंबे कापू तर कसे? ही जनी- 
पुराणी सुरी प॒ह्मा बरं, ठिकठिकाणी गंजली 


ष्ट 





आहे." असं म्हणत स्वयंपाब्याने घरातली 
एक जनी सुरी मालकाला दाखवली. 

“' ओहू, असं झालं तर! आण, मी 
सुरोला घार लावतो. घरी आणलेल्या 
साधूला काही न देता कसं बर परत पाठ- 
वायचं? ” असं म्हणत क्षेतकरी सुरी घेऊन 
परसात गेला आणि एका दगडावर सुरीला 
घार लावू लागला. 

इतक्यात स्वयंपाकी ओसरीवर आली 
नि साधूला कानात गुप्तपणे म्हणाला- 
“स्वामीजी, आपण आमच्या मालकांच्या 
तावडीत कसे सापडलात? आपण त्यांच्या- 
बदल काही ऐकलं नाहीत का?” 

“मी या गावात नब्याने आलो आहे. 
मला त्यांच्या बाबत काहीच माहिती नाही. 
तुझ्या मालकाला मी यापूर्वी कधीच 
पाहिलंले नाही!” साधुने उत्तर दिले. 

“मग एका, आमचे मालक शक्‍्ति- 
पूजक आहेत. आपणा सारखे साध 
दिसळें को त्यांना धरी बोलवून आणतात 
आणि त्यांचे दोन्ही कान. कापून 
घेऊन दछाक्‍तिला नेवेद्य दाखवितात. अश्या 
प्रकारे त्यांनी आतापर्यंत अनेकांचे कान 
कापून घेतले आहेत. जरा कान टवकारूत 
एंका, सुरीला धार लावत आहेत ते. कान 
कापत असताना आपणा सारख्यांना अधिक 
त्रास होऊ नये अशी त्यांची इच्छा आहे हे 







आपल्या लक्षात येईल.'' स्वयंपाक्‍याने 
साधूला आपल्या मालकाचा परिचय दिला- 

हे सर्व जाणून साधु घाबरून तेथून 
निघाला. थोड'धा वेळानंतर शेतकरी सुरी 
घेऊन आत आळा आणि स्वयंपाक्‍्याळा 
म्हणाळला-''बध, भाता मी सुरोला छात धार 
छावली आहे. झटकन आंबें काप. स्वामीजी 
बाहेर बाट पहात असतील बिचारे!” 

स्वयंपाक्माने मालकाला वार्ता दिली- 
“ आंबे ऊोठे आहेत नि साधु कोठे आहे? 
भापण इकडे परसात गेलात आणि तिकडे 
स्वामीजोंनी घरात प्रवेक्ष केला आणि 
दोन्ही आंबे आपल्या झोळीत टाकळे नि 
धूम ठोकली !” 

“क्राय म्हणतोस? साधूने दोन्ही फळं 
घेतली? एक ही माझ्यासाठी ठेवलं नाही? 
निदान चब तरो पाहिली असती मो!" 
शेतकऱ्याने आइचयं प्रकट केलं. 

स्वश्नंपांकी म्हणाला-" मी त्यांना स्प 
पुकारलं, पण त्याकडे मुळिच ब्यान न देता 
त्यांनी पळ काढला.” 




















हे ऐकून झेतकरी तसाच हातात सुरी 
घेऊन साधूच्या मागे धावला. थोड्याच 
वेळात त्याला वुरून स्वामी दिसळा, 

'““स्वामोजी, एक क्षण भर तरी 
थांबाळ ? ” असे म्हणत शेतकऱ्याने आपला 
सुरीवाला हात वर केला. साधने मागे 
वळून पाहिले, शेतकर्‍याच्या हातातील सुरी 
पाहून धाबरून जाऊत तो अधिक वेगानें 
पळू लागला. 

शेतकऱ्याने ओरडून सांगितलं- 
“स्वामीजी, मला दोन नकोत, कमीत कमी 
एक तरी द्या मला!” 

हे ऐकून तर साधूच्या मनातील भीति 
अधिकच वाढली. त्याला वाटलं हा दृष्ट 
कमीत कमी एका कानाची मागणी करीत 
आहे. त्याच्या तावडीतून सुटण्यासाठी तो 
आणखी अधिक जोरात पळन सुटला. 
शेवटी दवोतकरी निराश होऊन घरी परतला. 
भाफली यूक्‍्ति सफळ झाल्याचे पाहून 
स्वयंपाकी हो मनातल्या मनात खुश 








'राभस्तर्पचा एक लहानसा व्यापार होता 

आपल्या गावापासून चार कोसांवर'च्या 
एका शहरात आठवड्यातून एकदा बाजार 
असे. रामस्वरूप त्या बाजारातुन माल 
आणून आपल्या दुकानात विकत असे, 
एकदा बाजारच्या दिवशी पेशांची थेली 
घेऊन बाजारासाठी निघाला. पण त्या 
दिवशो त्याला निन्षायला उशीर झाल्यानें 
बाजारसाठी जाणार्‍या त्या गावच्या 
भाड्याच्या सर्वे गाड्या आधीच तिवून 
गेल्या होत्या! आता त्याला प्रश्‍न पडला 
की बाजारला पायी जावे की या आट- 
बड्यात बाजारला जायचा विचार सोडून 
द्यावा? 

रामस्वरूप विचार करू लागला-आज 
जर आपण बाजारात जायचं टोळलं तर 
पुढल्या संबंध आठवड्यात आपल्या दुकानात 
विकायला काही मालच नसेल, अन्‌ 





-४7/८४५४/८०/४”27 

270: 7०8 ८५८: 
त्यामुळे आपले तेवढे नुकसानही होईल! 
शेवटी काय व्हायचे ते होवो-आपण पायीच 


बाजारला जावे असा एकदा निणेथ घेतल्यावर । 


त्याने पेक्यांची थेली कमरेला नीट बांधली 
आणि शहराच्या दिक्षेने चालू लागला. 

थोडे पुढे गेल्यावर राभस्वरूपचे पाय 
दुख लागले अन्‌ वैतागून रस्त्याच्या 
बाजूच्या एका झाडाखाली तो विसावला ! 

थोडा वेळ असाच गेला अन्‌ तिकडून 
एक अनोळखी इतम आला. त्याने विचारले- 

कुणीकडे निघाला आहात तुम्ही?” 

रामस्बरूपन सांगितलं को आपण 
बाजारात माल खरेदी करायला निघालो 
होतो, पण दमल्यामुळे जरा झाडाखाली 
विश्रान्ति घेत आहोत. 

त्या अनोळखी माणसानेही आपल्या 
डोक्यावरच गाठोडं उतरवलं आणि तोही 
रामस्वरूपजवळ येऊन बसला. रामस्वरूपला 


मीठा परांडे 








आपादमस्तक एकदा नोट न्याहाळून पहात 
तो हसून म्हणाला-“ माझं नाव गुरुप्रसाद 
माई. आपण तर दोघंही व्यापारीच आहोत. 
फरक इतकाच कौ मी बाजारात भाल 
विकायला निघालो भाहे आणि तुम्ही 
खरेदी करायळा निघाला आहात." 
क्षणभर गप्प राहून गुरुप्रसाद म्हणाला- 
“या वयात असलें चालायचे कष्ट न 
क॑रता तुम्ही एकाद्या नोकराला का नाहो 
बाजारला पाठवत?” ् 


“दा, वा! सध्याच्या काळात नोकरावर (रि 
विश्वास टाकून चालेल का? अरे, स्वत:च्या । 


बायकामलांवरही विश्‍वास ठेवत नाही कणी 
आजकाल ! मी नाही. बाबा कोणावर 
विश्वास ठेवीत!” रामस्वरूप म्हणाला. 

“बा, वा! तुम्ही तर खुप केलीत! 
या बयात इतकं चालल्यावर पाय का नाही 
दुखणार? तुम्ही तर .मला वडीलधारे 


आहात. मी तुमचे पाय देऊ चेपून ? ' असं 


विचारत गुरहुभसादने आपले हात पुढे केले. 

पण आपले पाय पटकन आखडून घेत 
रामस्छूवप म्हृणाला-* अरे अरे! त्याची 
काही जरूर नाही. एवढी. थोडा वेळ 
आराम केळा को माझा थकवा तिघून 
जाईल.” 

“असं नका म्हणू तुम्ही! मला काही 
यासाठी पेसावर्गैरे नकोग्र. मी पण एक 


०५... 
व्यापारी आहे ता! दमल्या-भागल्यांची 
सेवा कल्याने मला आनन्द वाटतो! '' असं 


म्हणूत रामस्वरूप * नकोनको ' म्हणत 
असतानाही गुरुषसाद त्याचे पाय दाबू 
लागला. 

पाय दाबून घेताघेता ' आराम वाटतोय ' 
म्हणून सुखाने रामस्वरूपहीं गप्प राहिला. 

इकडे गुरुप्रसाद अनेक विषय्रांवर बोलता 
बोलता पाय दाबत हळहळ क्रमाक्रमाने 
रामस्वरूपचे खांदे व डोकेही दाब लागला. 
शेवटी मानेच्या शिरा दवाबूत त्यान राम- 
स्वरूपळा वेशूद्ध केले, त्याच्या कमरेचा 
पैशांचा कसा काढून घेऊन तो तिथ्‌त 
वळून गेला, 





थोड्या वेळाने रामस्वरूप शुद्धीवर 
आला. कंवरेला चाचपून पहातो, तो 
पेशांचा कसा कुठें आहे? वेड्यासारखा 
तो सरावैरा धावू ळागळा. झेवटी जरा 
दूरवर एका झाडाखाली बसलेल्या गुरु- 
प्रसादला पाहून उडी मारून तो त्याच्या- 
जवळ पोचला आणि म्हणाला-" अरे 
दृष्टा, दिवसाढवळ्या मला दगा देतोस 
काय? बोळ कुठे आहे माझो पैद्यांचो 
थेली?” असे म्हणत शुरुप्रसादने त्याचा 
गळाच धरला! 

“आहो, थांबवा थांबा! इतकी घाई नका 
करू. ही घ्या आपली थेली ! ” असे म्हणत 
गुरूपसादने तो पैक्षांचा कसा रामस्वरूपच्या 
हवाली केला! 

रामस्वरूपने लगेच पैसे मोजून पाहिले. 
एंक रुपयाही कमी तव्हता झालला! 
भाश्चर्याने रामस्वरूप म्हणाला-“ हा काय 
खेळ केलास मग?” 

काहो बिशेष नाहो, मी तुम्हाला एक 
प्रत्सक्ष धडा शिकवू इच्छित होतो ! तुम्ही 





म्हेणालात ना, कि जगात तुम्ही कुणावर 
निड्वास ठेवत नाही? पण आपण माहझ््या- 
सारख्या एका अनोळखी माणसावर विश्‍वास 
ठेवलात ! होथ, कौ नाही?” गुरुप्रसादते 
विचारले. 

रामस्वरूपने मान हलवून होकार दिला. 
आता आपलं गाठोडं उचलून डोक्यावर 


घेत गुश्‍्प्रसाद म्ह्णाला-“ चला, आता 
निघू या आपण. बुद्धिमान माणसांनी जगा- 


तल्या सर्व माणसांकडे असं चोर अन 
घोकेबाज म्हणून पाहू नयं. तुम्हो म्हणत 
होता की नोकर भाणि नातेवाईकांवरही 
लुम्ही विश्‍वास ठेवत नाही. पण अक्ा 
स्वभावाच्या तुम्ही माझ्यासारख्या एका 
परक्या माणसावर बिइवास ठेबून आपले 
जवळजवळ सगळंच धन गमवायच्या 
बेतात होता.” 

आता रामस्वरूपचा थकवा गेला होता. 
आपली चक कबूल असल्याचं मानेने 
सुचवत रामस्वरूप गुरुप्रसादबरोबर शहरा- 
कडे चाल लागला. ' 





नेसगिक आश्रय : 
















कौ 


“प ताक 7,४४३! हश *ड्ृ 








पळ कणे 
.-८त्कित्का वारकर अक जोडचावे एकेकांच शब्दात किंवा छोटया वाक्यांत असली पाहिजेत. 
_ _ * जोडनावे महित्माच्या २० तारखेच्या आंत आमच्या पत्त्यावर पोंचती झाली 
पाहिजेत. % आमच्याकडे आलेल्या जोडनावांत सर्वोत्तम हीच डी दोन्ही जोडनावे र्ध 






___. त्यांना ३. ५० चे पारितोषिक दिले जाईल. % जोडनाने लिहत चांदोबा 
.__ बढाओढ, वबडपळणी, मद्रास - २६ या पत्त्यावर पाठबाबीत. क 









जातेवारी भहिन्याच्या चढाओढीचा निकाल 
पहिला फोटो: सखुल्या ससुल्या घाबरलास का? 






८५%४१,/७॥4॥/१4.//६१_. 


ह 3909038 ॥७090ळ ० ॥ठाल--५४०॥॥8581 छ्या0 ७85हण-णाण॥ छा 
< 5ष्जां85, ॥१७॥॥ क्षीला 1191701. 


5ण़ा8छत ० 64 9न्येढ5 (ळल ए ७५ 00001,0॥॥॥8181॥10113, ॥॥6 
॥89०८॥७ ७858015 381 8701000 5818०01090 | 8185 ॥00१ा गा ४णा0ल्फरष, 
18५७105, ॥४(७॥०७॥ भ750075, ॥॥॥॥०७७5 ० 9881 ॥9/65, ल&७॥9०७ र 
50185 (006/ 810 ०५७098 ॥७[ ॥ळा!छा5. रेच. डाल्टन एजन्सोज, चंदामांमा विल्डिगज, वडपळणी, मद्रास-६०० ०२६ 
॥0॥ 11 झिछ्ठण89९5 झाल ॥ा 987501६ 00. | 'प्रदेशांसाठी वाधिक वर्गणी संअंधी चौकशी करण्याकरिता खालील पत्त्यावर लिहा; 
१ठकछ$5 ५०८ उघळन्यापीजाणा क्षाव॥॥85 0: "त्त कयावाना > न / _चंदामामा वित्डिग्, वडपळणी, मद्रास-६०० ०२६ 





मोनल अपार्टमेंट्स्‌ 


1 भै 


चांदोबा 


भारतापूरती मर्यादित चांदोबाची वाधिक वर्गणी : र. ३६-०० 
वाषिक वर्गणी पाठविण्याकरिता खालील पत्ता: 


ए-«८, ८८४/७, कव रोड, पुणे - ४११ ००४ 
























अ. व “वक 1 :4. 





